नागपूर शहर महानगरपालिका सेवा 
(सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, 
२०२३ ला मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नामपा-१२२३/प्र.क्र.9७/नवि-२६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
8 था मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२ 
दिनांक :- ०८/१२/२०२३ 


संदर्भ:- १. नागपूर हहर महानगरपालिका सभा ठराव क्र. ३६७, दि.०१.१२.२०१६ 
२. आयुक्‍त तथा प्रशासक, नागपूर हहर महानगरपालिका यांचे पत्र दिनांक २५.०१.२३ 
३. नागपूर हहर महानगरपालिकासभाठराव क्र. २४२/मनपा/प्रशासन दि.२३.०१.२०२३ 
४. नगर विकासविभाग, शासन निर्णय क्रमांक : नामपा-१२२३/प्र.क्र.9७१/नवि-२६ 
दि.१०.०५.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


नागपूर महानगरपालिका ही “अ” वर्ग महानगरपालिका असून, सदर महानगरपालिकेची स्थापना 
दि.०२.०३.१९५२ रोजी झालेली आहे. नागपूर महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्र २२७ चौ.कि.मी.आहे व 
सद्य:स्थितीत नागपूर शहराची लोकसंख्या अंदाजे ३० लाख इतकी आहे. 


२. नागपूर महानगरपालिका क्षेत्राच्या नागरीकरणात झालेली वाढ, औद्योगिक क्षेत्र, केंद्र व राज्य 
शासनाचे महत्वाचे उपक्रम/संस्था/प्रकल्प यामुळे पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण तसेच लोककल्याणकारी 
व गतिमान प्रशासन म्हणून नागरी स्थानिक संस्थेची भुमिका पार पाडताना नागपूर महानगरपालिकेला 
आवश्यक असलेली पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. यानुसार संदर्भाधीन दि.१०.०५.२०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये नागपूर महानगरपालिकेच्या एकूण १७,९८१ पदांच्या आकृतीबंधास शासन मान्यता देण्यात आली 
आहे.याअनुषंगाने संदर्भाधीन पत्र क्र. २ अन्वये आयुक्‍त तथा प्रशासक, नागपूर महानगरपालिका यांनी या 
मंजुर पदांचे सेवा प्रवेश नियमास मान्यता मिळण्याबाबत विनंती केली होती. यानुसार महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम-४५७(३) अन्वये सदर पदांच्या “सेवाप्रवेश नियमास”मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

नागपूर शहर महानगरपालिकेने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम-४५७(३) 
अनुसार शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या “नागपूर महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) 
नियम, २०२३” नियमास (परिशिष्ट १ ते ३ सह) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम 
४५४, ४५५, ४५६, ४५७(३) व ४६५ अन्वये शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर नियमास “नागपूरमहानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, 2023” 
संबोधण्यात यावे. 


३. सदर नियम शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 


झासन निर्णय क्रमांकः नामपा-१२२३/प्र.क्र.9७/नवि-२६ 


8. 


प्रति, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३१२०८१६४०५०७६२५ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Cc Av A -5 


Digitally signed by VIDYA RAMAPPA 


HAMPAYYA 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT 0 


F 
MAHARASHTRA, ou=URBAN DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


2.5.4,.20=7b40f543d9d95d4cad6707bb7eae10 
89289d9878b7cb34418f1 11566e3223bal, 
ICode=400032, st=Maharashtra, 
-A94EF 1B631F4673B829AC9AD 


BEBSBODDABD086A7544E3FDF47CD7A01 1FF 
7EA40, cn=VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA 
(९: 2023.12.08 19:31:44 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व विधी व न्याय), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
विभागीय आयुकत, नागपूर विभाग, नागपूर. 

आयुक्‍त तथा प्रशासक, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर. 

अपर मुख्य सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


७. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


. निवडनस्ती (नवि-२६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


नागपूर महानगरपालिका 


सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वगीकरण) नियम, २०२३ 


Page | 1 


नागपूर महानगरपालिका सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२३ 


अनक्रमणिका 
अ.क्र. पश पृष्ठ क्रमांक 
(१) (२) (३) 
१ | नियम पृ. ९ ते १९ 
२ । वैद्यकोय प्रमाणपत्र पू. १२ 
३ | परिशिष्ट — (2) पृ. १३ ते १६ 
सेवाभरतीसाठी अनुसरावयाची कार्यपध्दती 
४ | परिशिष्ट -(२) 
संवर्गासाठी विहीत केलेली अर्हता. 
अ.क्र |... विभागा |. | 
१ | सामान्य प्रशासन विभाग पृ. ९१७ ते २३ 
२ | महसूल विभाग पृ. २४ ते २५ 
3(a) | लेखा व वित्त विभाग पृ. २६ ते २८ 
३७) | लेखा परिक्षण विभाग पृ. २९ ते ३० 
४  । सार्वजनिक बांधकाम विभाग पृ. 32 ते ३८ 
५. । वैद्यकोय य विभाग पृ. ३९ते ४६ 
६ । घनकचरा व्यवस्थापन विभाग पृ. ४७ ते ४९ 
७ | समाज कल्याण विभाग पू. ५० ते ५२ 
C(a) | नगररचना (नियोजन) पृ. ५३ 
C(b) | नगररचना (बांधकाम मंजूरी) पू. ५४ 
९ | प्रवर्तन विभाग (अनाधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण नियंत्रण ब निर्मूलन) पृ. ५५ 
१०(४) | शिक्षण व ग्रंथालय विभाग पृ. ५६ ते ५९ 
१०(ब) | क्रिडा व सांस्कृतीक विभाग पृ. ६० 
११ | सचिवालय विभाग पृ. ६१ ते ६२ 
८५ | परिशिष्ट - (३) पृ. ६३ ते ६६ 
कर्मचाऱ्यांसाठी विभागीय परिक्षा नियम -- २०२३ 
६ | परिशिष्ट - (३) अ पू. ६७ 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असलेले संवर्ग 
| परिशिष्ट -- (३) ब पृ. ६८ ते ६९ 
विभागीय परीक्षा 


Page | 2 


नागपूर महानगरपालिका सेवा 
(सेवा प्रवेश व सेवांचे वगीकरण) नियम, २०२३ 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम. 


क्रमांक-नामपा- /प्रक्र.  /नवि-२६:- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या 
कलम-४५६ (अ) व या अधिनियमातील लागू असलेल्या अन्य तरतुदीद्वारे मिळालेल्या शक्‍तींचा वापर करून, 
नागपूर महानगरपालिकेच्या अंमलात असलेले सध्याचे सर्व सेवा प्रवेश नियम, तत्संबंधात यापूर्वी करण्यात 
आलेले ठराव F आदेश तसेच नागपूर महानगरपालिका सेवा (सेवा भरती व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१६ 
यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम- 
४५७ (३) अंतर्गत अनुसार नागपूर महानगरपालिकेच्या विविध पदांवर करावयाच्या नियुक्‍त्यांचे नियमन व 
सेवांचे वर्गीकरण करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नियम करीत आहे:- 


नियम 


१. संक्षिप्त नाव, प्रारंभ व व्याप्ती:- 


(१) या नियमांना “नागपूर महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२३” असे 
संबोधण्यात येईल. 


(२) हे नियम अंतिमरित्या शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 


(३) हे नियम नागपूर महानगरपालिकेच्या सर्व मंजूर पदांवरील PITT लागू होतील; मात्र, अन्यथा नमूद 
केले नसल्यास, अंशकालिक स्वरूपाच्या नियुक्त्या, कंत्राटी पद्धतीने किंबा रोजंदारी तत्त्वावरील 
नियुक्त्या तसेच मानसेवा स्वरूपाच्या नियुक्‍त्यांना लागू होणार नाहीत. 


२. व्याख्या:- 
विषय किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास, या नियमांसाठी- 


(१) “शासन” म्हणजे, महाराष्ट्र शासन. 

(२) “अधिनियम” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम,१९४९. 

(३) “आयोग” म्हणजे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 

(४) “महानगरपालिका” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या तरतुदी अन्वये 
निर्माण केलेली “नागपूर महानगरपालिका.” 

(५) “महापोर” म्हणजे, नागपूर महानगरपालिकेचे महापौर. 


Page | 3 


(६) “आयुक्त” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम-३६ अन्वये 

शासनाने नियुक्‍त केलेला अधिकारी. 

(७) “सक्षम प्राधिकारी” म्हणजे, नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्‍त. 

(८) “नियुक्‍ती प्राधिकारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम-५३ च्या 

पोटकलम-(१) ते (३) च्या तरतुदीप्रमाणे नियुक्‍ती देण्यास सक्षम असलेला अधिकारी. 

(९) “निवड प्राधिकारी” म्हणजे, या नियमातील परिशिष्ट-(१) मध्ये बिनिर्दिष्टीत केलेली कर्मचारी 

निवड समिती. 

(१०) “अधिकारी/कर्मचारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील प्रकरण- 
४, कलम-५१ (४) अन्वये नेमणूक केलेले अधिकारी/कर्मचारी. परंतु, यात रोजंदारीवर, 
हजेरीपटावर असलेले कामगार आणि कंत्राटी पद्धतीने, तसेच अंशकालीन व मानद स्वरुपी 
नेमण्यात आलेल्या व्यक्‍तींचा समावेश होत नाही. 

(११) “संवर्ग” म्हणजे, एखाद्या सेवेतील किंवा एखाद्या सेवेच्या भागातील स्वतंत्र घटक म्हणून मंजूर 
केलेल्या “कायम त्याचप्रमाणे हंगामी” शासनमान्य पदांचा समूह. 

(१२) “कलम” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ चे कलम. 

(१३) “परिशिष्ट” म्हणजे, या नियमांना जोडलेले परिशिष्ट. 

(१४) “जोडपत्र” म्हणजे, या नियमांना जोडलेले जोडपत्र. 

(१५) “अनुसूची” म्हणजे, या नियमांना जोडण्यात आलेली अनुसूची. 

(१६) “विभागीय परीक्षा” म्हणजे, नागपूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी 
यांच्यासाठी विहित केलेली ब या नियमांच्या परिशिष्ट-(३) मध्ये नमूद करण्यात आलेली 
विभागीय परीक्षा. 

(१७) “पदवो” म्हणजे, संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा भारतातील राज्य विधिमंडळाद्वारे विधि 
संस्थापित असलेले कोणतेही विद्यापीठ किंबा संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा तत्सम 
अधिनियमाद्वारे स्थापना करण्यात आलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेतून प्राप्त केलेली पदवी. 

(१८) “पदविका” म्हणजे, संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंबा भारतातील राज्य विधिमंडळाद्वारे विधि 
संस्थापित असलेले कोणतेही विद्यापीठ किंवा तंत्र शिक्षण मंडळ किंवा संसदेच्या अधिनियमाद्वारे 
किंवा तत्सम अधिनियमाद्वारे स्थापना करण्यात आलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेतून/तंत्र 
निकेतनातून प्राप्त केलेली पदविका. 

(१९) “व्यावसायिक अहता (Professional Qualification)” म्हणजे, अग्निशमन अभियांत्रिकी 
पदवी (B.E. Fire), अग्निशमन अभियांत्रिकी उच्च शिक्षा पदविका (Advanced Diploma in 
Fire Engineering), अग्निशमन अभियांत्रिकी पदविका (Diploma in Fire Engineering) 
उप अग्निशमन अधिकारी हे पाठ्यक्रम [राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर किंवा 
राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी, मुंबई मधून उत्तीर्ण झालेले अथवा Institute of Fire 
(U.K.) किंवा (India) या संस्थेमधून MI. (Fire) किंवा Grade (I) (Fire) उत्तीर्ण झालेले. 


Page | 4 


(२०) “स्वीयेतर सेवा (Foreign Service)” म्हणजे, ज्या सेवेत नागपूर महानगरपालिकेच्या 
कर्मचाऱ्याला त्यांचे वेतन व भत्ते महानगरपालिकेच्या निधी व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही 
साधनाद्वारे मिळतात, अशी सेवा. 

(२१) “मुलाखत” म्हणजे, नागपूर महानगरपालिकेच्या पदावरील/पदांवरील नियुक्‍तीकरिता अर्ज 
केलेल्या उमेदवाराची सक्षम निवड प्राधिकाऱ्याने किंवा त्याच्या स्वत:च्या सदस्यांमधून अशा 
प्राधिकरणाने नामनिर्देशित केलेल्या एखाद्या समितीने आणि ज्या पदांकरिता त्याने किंवा तिने 
अर्ज केला आहे, त्या पदांवरील नियुक्‍्तीकरिता निवड करण्यासाठी अशा रितीने मुलाखत 
घेण्यात आलेल्या उमेदवारांची योग्यता किंवा अन्यथा मूल्यमापन करण्याच्या उद्देशाने आणि 
अशा मुलाखत घेण्यात आलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांच्या आधारे अनुक्रम 
लावण्यासाठी घेतलेली मुलाखत, असा आहे. 

(२२) “समतुल्य/समकक्ष अर्हता” म्हणजे, संबंधित अर्हतेला समान म्हणून शासनाकडून जाहीर 
केलेली अर्हता, असा आहे आणि याबाबत कोणताही संदेह/वाद उद्भवल्यास शासनाचा निर्णय 
अंतिम असेल. 

(२३) “मान्यताप्राप्त शैक्षिणक संस्था” म्हणजे, शासनाची मान्यता असलेली संस्था, असा आहे. 

(२४) “मान्यताप्राप्त विद्यापीठ” म्हणजे, सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता असलेले विद्यापीठ, असा आहे. 

(२५) “माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा” म्हणजे, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येत असलेली माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा, असा आहे 
आणि यात शासनाने या परीक्षेशी समान म्हणून जाहीर केलेल्या कोणत्याही इतर परीक्षेचा 
समावेश आहे. 

(२६) “उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा” म्हणजे, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येत असलेली उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा, 
असा आहे आणि यात शासनाने या परीक्षेशी समान म्हणून जाहीर केलेल्या कोणत्याही इतर 
परीक्षेचा समावेश आहे 

(२७) “औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था” म्हणजे, राज्य शासनाने विविध प्रकारच्या औद्योगिक व्यवसायाचे 
प्रशिक्षण देण्यासाठी तयार केलेले औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र. 

(२८) “समय श्रेणी वेतन” म्हणजे, असे वेतन जे, या नियमात घालून देण्यात आलेल्या कोणत्याही 
शर्तीच्या अधीन किमान पासून कमाल पर्यंत नियतकालिक वेतनवाढीने वाढते. 

(२९) “लेखी परीक्षा” म्हणजे नागपूर महानगरपालिकेकडून, योग्य रितीने नामनिर्देशित करण्यात 
आलेल्या एखाद्या अभिकरणाकडून, पदाकरिता अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांच्या योग्यतेचे किंवा 
अन्यथा मूल्यमापन करण्याच्या प्रयोजनाकरिता घेतलेली परीक्षा आणि त्या लेखो परीक्षेतील 
उमेदवारांच्या कामगिरीचा संबंध असेल, तेथवर त्यांच्या गुणवत्तेचा क्रम लावण्याच्या उद्देशाने 
घेतलेली परीक्षा, असा आहे. 

(३०) “व्यावसायिक परीक्षा” म्हणजे, उमेदवारांच्या तांत्रिक कौशल्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी 
नागपूर महानगरपालिकेने एखाद्या अभिकरणाकडून अथवा शासकोय/निमशासकीय 
कार्यालयामार्फत आयोजित केलेली परीक्षा, असा आहे. 


Page | 5 


(३१) “निवड समिती अध्यक्ष” म्हणजे, कर्मचारी/अधिकारी निवड समितीसाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी 
निवड समिती अध्यक्ष म्हणून नियुक्‍त केलेले अधिकारी. 

(32) “एकोकृत संवर्ग” म्हणजे, विविध पदांच्या कर्तव्याचे स्वरुप, ती पदे धारण करण्यासाठी विहित 
केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व वेतनश्रेणी यांचा सारासार विचार करून सेवा नियमासाठी 
एकोकृत केलेला संवर्ग. 

(३३) “अर्हताप्राप्त कर्मचारी” म्हणजे, नियमाच्या परिशिष्ट-(२) मध्ये विहित केलेली अर्हता धारण 
करणारे कर्मचारी. 

या नियमांत वापरण्यात आलेल्या, परंतु व्याख्या न केलेल्या शब्द किंबा शब्द समुहांचा 
अर्थ महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मध्ये दिल्यानुसार असेल. 


३. सेवांचे वर्गीकरण (Classification of Services) वगीकरण (Classification of Services):- 


(3.2%) प्रशासकीय सेवा:- सामान्य प्रशासन, परिमंडळ/झोन कार्यालय प्रशासन, प्रभाग प्रशासन, कर व 
महानगरपालिका सचिवालय अंतर्गत असलेल्या विभागातील सेवा या “प्रशासकोय सेवा” 
संबोधण्यात येतील. 


(3.2) लेखा सेवा व लेखा परीक्षण सेवा:- महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनाशी संबंधित 
(अर्थसंकल्प, लेखा, लेखा परीक्षण, लेखा आक्षेप निराकरण व खर्च व्यवस्थापन इत्यादी) सेवांतील 
पदांना “लेखा संवर्ग ब लेखापरीक्षण संवर्ग” असे संबोधले जाईल वब अशा पदांची सेवा “लेखा सेवा 
व लेखापरीक्षण सेवा” संबोधण्यात येईल. 


(३.३) तांत्रिक सेवा:- ज्या पदावरील नियुक्तीसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी पदवी/ 
पदविका, सांविधिक विद्यापीठ/अभिमत विद्यापीठ/राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (Board of Technical 
Education) वा केंद्रीय तंत्र शिक्षण मंडळ (Board of Central Technical Education), 44 
शिक्षण परिषद (Technical Council) यांचेमार्फत चालविले जाणारे विविध तांत्रिक a 
अभियांत्रिकोविषयक अभ्यासक्रम अशी किमान शैक्षणिक अर्हता विहित केली असेल अशा पदांची 
सेवा “तांत्रिक सेवा” संबोधण्यात येईल. 


(३.४) वैद्यकीय सेवा:- ज्या पदावरील नियुक्‍तीसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा वैद्यकोय 
शास्त्राचा पदवीधारक, पदव्युत्तर पदवीधारक/पदविकाधारक, तसेच मेडिकल कौन्सिल ऑफ 
इंडिया, आयुष वा तत्सम आयुर्वेदिक कौन्सिल, युनानी, होमिओपॅथिक कौन्सिल यांच्याकडील 
नोंदणी ही किमान शैक्षणिक अर्हता विहित केली असेल, अशा पदांची सेवा “वैद्यकोय सेवा” 
संबोधण्यात येईल. 


(3.4) निमवेैद्यकीय सेवा:- वैद्यकोय सेवेतील पदांना सहाय्यकारी असणाऱ्या पदांच्या संवर्गाला, 
उदा.अधिसेविका, सहाय्यक अधिसेविका, परिचारिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, क्ष-किरण तंत्रज्ञ, रक्‍तपेढी 


Page | 6 


cast, भोतिकोपचार तज्ञ, SAAT तज्ञ, दंत आरोग्य तज्ञ, औषध निर्माता/ओऔषध निर्माण 
अधिकारी इत्यादी पदांच्या सेवेला “निमवैद्यकोय सेवा” संबोधण्यात येईल. 


(३.६) सार्वजनिक आरोग्य सेवा:- घनकचरा व्यवस्थापन विभागाशी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी- उदा. 
मुख्य स्वच्छता अधिकारी, उप मुख्य स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, 
उप स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता जमादार आणि सफाई कामगार व तत्सम पदांच्या सेवेला 
“सार्वजनिक आरोग्य सेवा” संबोधण्यात येईल. 


(३.७) अग्निशमन संवर्ग आणि सेवा:- महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा उपाययोजना अधिनियम, 
२००७ मध्ये समाविष्ट असलेल्या सेवेला “अग्निशमन सेवा” संबोधण्यात येईल. 


नागपूर महानगरपालिका सेवांचे गट पुढीलप्रमाणे असतील:- 


(१) अधिकारी- गट-अ व गट-ब. 
(२) कर्मचारी- गट-क व गट-ड. 


नेमणुकीची पद्धत व अर्हता:- 


(4.2) नियुक्तीची पद्धत:- महानगरपालिकेतील विविध पदांवर नियुक्‍तीची कार्यपद्धती परिशिष्ट-(१) 
मध्ये विहित केल्यानुसार व शिक्षण, अनुभव इत्यादी आवश्यक अर्हता परिशिष्ट-(२) मध्ये विहित 
केल्याप्रमाणे असतील. नियुक्‍तीची पद्धत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या 
कलम-५४ व अनुसूची-ड मधील प्रकरण-३ नुसार असेल. 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम-४५(४) मधील तरतुदी व्यतिरीक्त 
तांत्रिक व इतर वर्ग -१ च्या सर्व पदांच्या नियुक्तीसाठी शासन मान्यता आवश्यक असेल. 


(५.२) भारतीय नागरिकत्व आणि महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र:- उमेदवार भारताचा 
नागरिक असावा आणि महाराष्ट्रात १५ वर्ष अधिवास (Domicile) करीत असल्याबाबत त्याने 


सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्रात जन्म झाल्याबाबत जन्मदाखला अर्जासोबत सादर 


करणे आवश्यक राहील. 
(५.३) संगणक हाताळणी/वापराबाबतच्या ज्ञानाची आवश्यकता:- परिशिष्ट-(२) मध्ये विहित केलेल्या 


अ्हतेव्यतिरिक्‍त गट-ड वर्ग तसेच वर्ग ३ मधील वाहन चालक संवर्ग वगळता इतर पदांवरील नेमणुकीसाठी 
शासन वेळोवेळी आदेश काढून निश्‍चित करेल, असे संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान (महाराष्ट्र 
राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT किंवा DOEEACC सोसायटीच्या 
अधिकृत CCC किंवा O/A/B/C स्तर पैकी कोणतीही एक परोक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र इत्यादी), एक 
अतिरिक्‍त आवश्यक अर्हता असेल. 


(५.४) वयोमर्यादा:- महानगरपालिकेतील कोणत्याही पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्तीसाठी किमान 
वयाची अट १८ वर्षे पूर्ण ब कमाल वयोमर्यादा महाराष्ट्र शासनाचे प्रचलित नियम व त्या अनुषंगाने 


Page | 7 


द. 


वेळोवेळी काढण्यात आलेले शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार असेल. नागपूर महानगरपालिकेत 
विहित प्रक्रियेद्वारे व शासनमान्य पदावर नियुक्‍त असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी कमाल वयोमर्यादा 
लागू नसेल. जेथे कमाल वयोमर्यादा विहित केली नसेल, अशा पदांच्याबाबत ती प्रचलित शासन 
धोरणाप्रमाणे असेल. सामाजिक आरक्षण लागू असणाऱ्या प्रवर्गाकरिता प्रचलित शासन 
निर्णयानुसार वयोमर्यादा शिथिलक्षम असेल. 


(५.५) पदोन्नती व नामनिर्देशनाद्वारे करावयाच्या नियुक्त्यांचे प्रमाण:- 


(क) नामनिर्देशन वा पदोन्नतीचे प्रमाण परिशिष्ट-(२) मध्ये संबंधित पदासमोर दर्शविल्यानुसार 
असेल. तथापि, ज्या पदासमोर असे प्रमाण विहित केलेले नसेल, अशा पदावरील 
नियुक्‍तीसाठी पदोन्नती व नामनिर्देशनाचे प्रमाण ५०:५० असे राहील. 


(ख) पदोन्नतीच्या साखळीतील एकाको पद सामान्यत: पदोन्नतीने भरण्यात येईल. तथापि, विशिष्ट 
अर्हता आवश्यक असलेल्या एकाकी पदावर पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी उमेदवार उपलब्ध 
नसल्यास तसे पद प्रतिनियुक्तीने भरता येईल. तरीही उमेदवार उपलब्ध होत नसल्यास एखाद्या 
विशिष्ट प्रकरणी सदर पद शासन मान्यतेने नामनिर्दशन/सरळसेवेने भरता येईल. 


पदोन्नतीने नेमणूक करणे:- 


पदोन्नतीने करावयाची कोणतीही नियुक्‍ती, ज्येष्ठता-नि-पात्रता या तत्त्वावर अर्हताप्राप्त कर्मचाऱ्यांमधून 
केली जाईल. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम-४५ अंतर्गत येणारी पदे 
तसेच वर्ग-१९ ची इतर सर्व पदे पदोन्नतीने भरतांना, सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानंतर त्यास शासनाची 
पूर्बमंजुरी घेतल्यानंतरच पदोन्नतीने भरता येतील. 


प्रतिनियुक्‍तीद्वारे नेमणूक:- 


या नियमांमध्ये विहित केलेल्या अर्हतेनुसार महानगरपालिकेतील ज्या पदांवर प्रतिनियुक्‍तीद्वारे नेमणूक 
करण्याची तरतूद आहे, अशी पदे केंद्र शासन, राज्य शासन, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था ब स्थानिक 
प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांमधून शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने भरता येतील. सदर 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी हा शासनाच्या प्रचलित नियमापेक्षा अधिक असणार नाही. सदर 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपताच संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांची प्रतिनियुक्ती आपोआप संपुष्टात 
येईल. 


Page | 8 


८. 


Ro. 


महानगरपालिकेतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या बदल्या:- 


महानगरपालिकेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या महाराष्ट्र शासकोय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे 
विनियमन आणि शासकोय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ तसेच 
या संदर्भात वेळोवेळी शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार करणे आवश्यक राहील. 


एका महानगरपालिकेतून दुसऱ्या महानगरपालिकेत कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्‍ती:- 


या नियमात अन्यत्र काहीही नमूद केले असले तरी, एका महानगरपालिकेतील एखाद्या कर्मचाऱ्याने 
अन्य महानगरपालिकेतील सम संवर्गीय पदावर बदलीने नियुक्तीसाठी अर्ज केल्यास, महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील तरतुदीनुसार ब दोन्ही महानगरपालिकांतील नियुक्‍ती 
प्राधिकाऱ्यांच्या परस्पर संमतीने मान्य होतील, अशा अटी व शर्तीवर, खालील बाबींच्या अधीन राहून 
कायमस्वरूपी बदलीने नियुक्‍ती देता येईल. 


अ) पदोन्नतीने भरण्यात येणाऱ्या पदांवर कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्‍ती करता येणार नाही. फक्त 
नामनिर्देशन /सरळसेवेने नियुक्‍्तीकरीता राखून ठेवण्यात आलेल्या समसंवर्गीय ब समान वेतन 
श्रेणीच्या रिक्‍त पदांवर कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्‍ती करण्यात यावी. 


ब) अशी नियुक्‍ती झाल्यानंतर, त्या पदधारकाची जेष्ठता नियुक्तीच्या दिनांकास त्या पदाच्या संवर्गात 
सर्वात कनिष्ठ (Zero Seniority) राहील. 


क) गट-अ आणि गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत अन्य महानगरपालिकेतून नागपूर 
महानगरपालिकेत बदलीचा निर्णय दोन्ही महानगरपालिकांच्या परस्पर संमतीने निश्‍चित अटी व शर्तीवर 
शासन मान्यतेने घेतला जाईल. 


ड) केवळ विहीत प्रक्रियेव्दारे ब शासनमान्य पदावर नियुक्‍त असलेल्या कर्मचाऱ्यांचाच विचार 


केला जाईल. 


परीविक्षाधीन कालावधी:- 


गट-अ आणि गट-ब मध्ये नामनिदेशन/सरळसेवेने नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांसाठी 
परीविक्षाधीन कालावधी त्यांच्या नेमणुकीच्या मूळ दिनांकापासून दोन वर्षाचा असेल. राज्य शासनाच्या 
लागू असलेल्या अटी-शर्तीनुसार परीविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्याचे आदेश निर्गमित करण्यात 
येतील. तसेच अशा उमेदवारांचे परीविक्षाधीन कालावधीतील काम समाधानकारक नसल्यास 
अपवादात्मक बाब म्हणून आणि तत्संबंधी कारणे नमूद करून परीविक्षा कालावधी पुढील g 
वर्षापर्यंतच वाढविता येईल. तद्‌नंतरही या बाढीब कालावधीत काम समाधानकारक नसल्यास सदर 
कर्मचाऱ्याची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 


Page | 9 


१९. 


१२. 


भाषा परीक्षा, विभागीय परीक्षा व त्याबाबत प्रशिक्षण:- 


महानगरपालिका सेवेतील पदांवर नेमणूक करण्यात आलेल्या किंवा त्यासाठी निवडण्यात आलेल्या 
उमेदवारांनी:- 


(१) परिशिष्ट-(३) अन्वये विहित करण्यात येतील अशा भाषा परीक्षा आणि/किंवा चाचण्या उत्तीर्ण होणे 
किंवा त्यांना विहित नियमानुसार यापैकी कोणतीही परीक्षा पास होण्यापासून सूट मिळविणे 
आवश्यक असेल. 

(२) परिशिष्ट-(३) अन्वये विहित केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अथवा अशी परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळविणे आवश्यक असेल. 


(३) वेळोवेळी ठरवून देण्यात येईल असे, सेवा प्रवेशपूर्व आणि/किंवा सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण घेणेसुद्धा 


आवश्यक असेल. 
महानगरपालिका सेवेतील पदावर नियुक्तीसाठी अनर्हता:- 
एखाद्या व्यक्‍तीस:- 


(क) 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम-५९ च्या तरतुदीप्रमाणे अनर्ह 
ठरविण्यात आले असेल, किंवा 


(ख) महानगरपालिकेच्या सेवेतून किंवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या सेवेतून किंवा 


(ग) 


कोणत्याही सरकारी सेवेतून गैरवर्तणुकीबद्दल बडतर्फ करण्यात आले असेल, किंवा 


ज्यामध्ये नैतिक अध:पतनाचा समावेश होईल, अशा अपराधाबद्दल तिला दोषी ठरविण्यात 
आले असेल, किंवा 


(घ) जर त्याच्या एकापेक्षा अधिक पत्नी हयात असतील आणि स्त्री उमेदवारांच्या बाबतीत जर तिने 


(च) 


(छ) 


(ज) 


ज्याची पत्नी हयात आहे अशा व्यक्तीशी विवाह केला असेल, किंवा 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम, २००५ नुसार अनर्ह ठरत असेल, 
किंवा 

न्यायालयात ज्या गुन्ह्यासाठी कैदेची शिक्षा फर्मावता येते, अशा गुन्ह्यासाठी सहा महिन्याहून 
अधिक मुदतीची कैदेची शिक्षा झाली असेल ब ती शिक्षा अपील वा पुनरिक्षणात रद्द झाली 
नसेल, अशी व्यक्‍ती, किंवा 


महानगरपालिकेच्या सेवेत असताना सिद्धापराध होऊन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक मुदतीची 
कैदेची शिक्षा झाली असेल व ती शिक्षा अपील वा पुनरिक्षणात रद्द झाली नसेल, 


Page | 10 


१३. 


शट. 


Ru. 


१६. 


१७. 


१८. 


अशी व्यक्‍ती महानगरपालिकेच्या सेवेत नेमणूक देण्यास वा नेमणूक चालू ठेवण्यास अपात्र 
समजली जाईल. 
महानगरपालिका सेवेतील पदांवर आरक्षण:- 
महानगरपालिका सेवेतील पदांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार आरक्षण लागू असेल. यामध्ये 
मागासवर्गायांसाठी आरक्षण (सामाजिक आरक्षण), विशेष/समांतर आरक्षण, सामाजिक व शैक्षणिक 
मागास प्रवर्ग, माजी सैनिक, प्रकल्पग्रस्त, दिव्यांग, महिला, खेळाडू इत्यादीसाठीच्या आरक्षणाचा 
समावेश असेल. 


शारीरिक पात्रता प्रमाणपत्र आणि चारित्र्य पडताळणी अहवाल:- 
महानगरपालिका सेवेतील कोणत्याही पदावरील नामनिर्दशन/सरळसेवेने नियुक्‍ती, 


(अ) महानगरपालिकेच्या/ शासकोय सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे विहित नमुन्यातील 
आरोग्यविषयक वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर, आणि 


(ब) उमेदवाराच्या पूर्वचारित्रय पडताळणीबाबत (Verification of Antecedents) पोलीस 
विभागाचे/सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर केली जाईल. 


परिक्षेकरिता/मुलाखतीकरिता केलेल्या प्रवासाचा खर्च:- 


नामनिर्दैशन/सरळसेवेद्वारे नियुक्‍ती करण्याच्या बाबतीत, परिक्षेच्या/मुलाखतीच्या प्रयोजनाकरिता 
उमेदवारांना करावे लागणारे सर्व प्रवास हे, याबाबतीत काही विनिर्दिष्ट प्रवर्गाच्या उमेदवारांच्या संबंधात 
वेळोवेळी शासन/महानगरपालिकेकडून मंजूर करण्यात आलेल्या कोणत्याही सबलतीच्या अधीन 
राहून, स्वत:च्या खर्चाने असतील. याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार सक्षम प्राधिकारी यांना 
असेल. 

नियुक्‍तीकरिता निवड झाल्यावर पदस्थापना:- 


नियुक्‍तीकरिता निवड झालेले उमेदवार हे नागपूर महानगरपालिकेच्या हद्दीत कोठेही किंवा नागपूर 
महानगरपालिकेच्या हदहीच्या बाहेर महानगरपालिकेचे कार्यालय जेथे असेल तेथे किंबा महानगरपालिका 
भविष्यकाळात कार्यालय सुरू करू शकेल, तेथे पदस्थापना केले जाण्यास पात्र ठरतील. 


प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबावतंत्राचा वापर:- 


कोणत्याही उमेदवाराच्या नियुक्‍तीसंदर्भात प्रत्यक्ष किंबा अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणण्याचा केलेला 
प्रयत्न हा त्या उमेदवाराला त्या पदावरील नियुक्‍तीसाठी अनर्ह करणारा ठरेल. 


हे नियम अस्तित्वात येण्यापूर्वी विहित मार्गाने झालेल्या सरळसेवा नियुक्‍त्यांना शासनाने अन्यथा 
वेगळी लेखी कारणे नमूद करून निर्देश दिले नसतील तर या नियमातील तरतुदीमुळे बाधा येणार नाही. 


Page | 11 


१९. 


२९. 


वेळोवेळी सरळसेवा/ पदोन्नती/ प्रतिनियुक्‍ती प्रमाण ब पद्धती/ सेबाभरती/ आरक्षण/ बयोमर्यादा/ 
परीविक्षाधीन कालावधी नियमित करणे, इत्यादींबाबत निर्देश देणारे राज्य शासनाने नियम, अधिनियम, 
निर्णय व न्यायनिर्णय यानुसार या नियमात सुधारणा (Amendment) करण्यात येईपर्यंत या शासन 
निर्णय/न्याय निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


सरळसेवा/पदोन्नतीने नियुक्‍त झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी विहित 
केलेले प्रशिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करावी. 


या नियमामधील कोणत्याही तरतुदीच्या अर्थविवरणाबाबत शंका उद्भवल्यास सदर बाब शासनाकडे 
निर्देशित करण्यात येईल व त्याबाबतीत शासनाचा निर्णय हा अंतिम राहील. 


0000006006 


Page | 12 


वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा नमुना 


(महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधील नियम-११ पहा.) 


मी याद्वारे प्रमाणित करतो/करते को, नागपूर 
महानगरपालिकेच्या ( ) संवर्गातील ( ) या पदावर नेमणूक करण्यासाठी असलेल्या 
उमेदवारांची तपासणी केली आणि त्याला/तिला अतिरिक्‍त (सांसर्गिक किंबा अन्य) 
कोणताही रोग, शारीरिक दौर्बल्य किंबा शारीरिक अपंगत्व असल्याचे आढळले नाही ही गोष्ट ( 


) कार्यालयात ( ) म्हणून नेमणुकीसाठी अनर्ह ठरविणार आहे असे मला वाटत नाही. 


श्री./श्रीमती यांच्या स्वत:च्या निवेदनावरून त्याचे/तिचे बय 
वर्षे आहे आणि दिसण्यावरून तो/ती सुमारे ____ वर्षे बयाचा/बयाची आहे. त्याला/तिला लस टोचण्यात आली 
आहे. 


ओळख चिन्हे 
डाव्या हाताच्या अंगठ्याचा ठसा 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे पदनाम 


(शिक्क्यासह) 


Page | 13 


परिशिष्ट-(९) 


नागपूर महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२३ अंतर्गत 
सेवा भरतीसाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धती:- 
१. अधिकारी/कर्मचारी निवड समिती:- 


महानगरपालिका पदांवर नियुक्‍तीकरिता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम- 
५४ मध्ये विहित केल्यानुसार “कर्मचारी निवड समिती' गठीत करण्यात येईल. सदर समिती गठीत करण्यात 
आलेल्या दिनांकापासून एक वर्ष कालावधीकरिता अथवा भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीकरिता 
(यातील जो कालावधी कमी असेल, त्या कालावधीकरिता) वैध राहील. 


याव्यतिरिक्त, नामनिर्दशन/सरळसेवेने नियुक्‍ती करताना, मागासवर्गीय तसेच महिला उमेदवारांच्या 
हितरक्षणासाठी अशा समितीचे सदस्य म्हणून शासनाच्या प्रचलित आदेशानुसार संबंधित विभागाच्या 
अधिकाऱ्यांना मुलाखतीच्या वेळेस विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावले जाईल. 


२. नामनिर्देशन/सरळसेवेद्वारे करावयाच्या नियुक्‍तीसाठी कर्मचारी निवड समितीची रचना 


खालीलप्रमाणे असेल:- 


१) आयुक्त किंवा आयुक्तांनी पदनिर्देशित केलेला अन्य कोणताही अधिकारी -अध्यक्ष 


२) मुख्य लेखा परीक्षक - सदस्य 
३) संबंधित विभाग प्रमुख - सदस्य 
४) आयुक्तांनी नामनिर्देशित केलेला मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी - सदस्य 
५) जिल्हा महिला ब बालकल्याण अधिकारी - सदस्य 
६) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य 
७) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प - सदस्य 
८) उप आयुक्‍त (सामान्य प्रशासन) - सदस्य सचिव व निमंत्रक 


३. नामनिर्देशन/सरळसेवेद्वारे नेमणुकीकरिता कार्यपद्धती:- 


(3.2) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरावयाची महानगरपालिकेमधील पदे निश्‍चित करून सदर पदे 
भरण्यासंदर्भात शासनाने निर्देश दिल्यानंतर संबंधित पदे महाराष्ट्र लोकसेबा आयोगामार्फत 
भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


Page | 14 


(३.२) सद्यस्थितीत महानगरपालिकेतील पदे भरण्यासंदर्भात पुढील कार्यपद्धती अनुसरण्यात यावी:- 


(३.२.९) एखाद्या पदावरील नियुक्तीसाठी, ऑनलाईन/वृत्तपत्रातील जाहिरातीला अनुसरून किंवा 
महानगरपालिकेच्या सूचना फलकावरील सुचनेस अनुसरून विहित मुदतीत प्राप्त 
झालेल्या अर्जाचा किंवा सेवा विनियम केंद्राकडून वा शासनाच्या आदेशानुसार अन्य 
संस्था/कार्यालयाकडून आलेल्या यादीतील उमेदवाराच्या नावाचाच विचार करण्यात 
येईल. 


(3.2.2) उमेदवाराने अर्जात दिलेल्या तपशीलाबाबत अधिक माहिती मागविण्याचा अधिकार 
आयुक्तांना असेल. 

(3.2.3) जाहिरातीत/सेवा विनियम केंद्राकडे पाठविलेल्या मागणी पत्रात लेखी चाचणीचा उल्लेख 
असल्यास, अशा उमेदवारांना लेखी चाचणी द्यावी लागेल. 

(३.२.४) चाचणी परीक्षेत किमान ५०% गुण मिळविण्याच्या मर्यादेच्या अधीन राहून रिक्‍त पदाच्या 
तिप्पट एवढ्या उमेदवारांना वरील (३.२.३) च्या निर्णयाप्रमाणे चाचणी परीक्षा न घेतल्यास, 
अशा सर्व निर्देशित पात्रता धारण करणाऱ्या उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलाविले जाईल 
व अशा उमेदवारांची यादी निवड समितीच्या प्रत्येक सदस्यास मुलाखतीच्या वेळी 
पुरविण्यात येईल. परंतु, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/विमुक्‍्त जाती व भटक्या 
जमाती/विशेष मागास प्रवर्ग/सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग/ इतर मागासवर्गीय 
उमेदवारांसाठी ५०% ऐवजी ४५% गुण मिळविण्याची अट राहील. 

(३.२.५) मुलाखतीत खालील बाबींवर विशेष लक्ष दिले जाईल:- 

(अ) सामाजिक प्रश्‍नाबाबतची जाणीव. 
(ब) पुर्वानुभव:- ज्या पदावर नेमणूक द्यावयाची त्या पदासाठी आवश्यक असा अनुभव. 


(क) सेवा भरती नियमात विशेष अर्हता वा इतर कोणत्याही बाबतीत प्राधान्य नमूद 
असल्यास त्यासाठी द्यावयाचे गुण. 


(३.२.६) यानंतर निवड समिती एकूण गुण लक्षात घेऊन गुणांच्या उतरत्या क्रमाने उमेदवारांची यादी 
तयार करील व ती आयुक्तांकडे गोपनीयरित्या बंद लिफाफ्यात सादर करील. 


(३.२.७) भरती प्रक्रीयेसाठी सामान्य प्रशासन विभागाने वेळीवेळी दिलेले निर्देश लागू राहतील. 


Page | 15 


४. पदोन्नतीने नेमणुकीकरिता कार्यपद्धती:- 


(४.९) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२, दिनांक 08 
ऑगस्ट, २०१९ मध्ये तसेच वेळोवेळी शासनाच्या प्रचलित निर्णयान्वये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे 
दरवर्षी पदोन्नतीची प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी वेळापत्रकाचे काटेकोरपणे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 


(४.२) प्रत्येक वर्षी १ सप्टेंबर 32 ऑगस्ट या कालावधीत प्रत्येक संवर्गात पदोन्नतीने किती पदे भरावी 
लागणार आहेत, याचा आढावा सामान्य प्रशासन विभागातर्फे जून महिन्यात आयुक्तांना सादर 
करावा. 


(४.३) उपरोक्त शासन परिपत्रकानुसार कार्यवाही करताना, पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांची संख्या 
निश्‍चित झाल्यावर आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमधून ज्येष्ठतानुक्रमाने पदांच्या 
संख्येच्या तिप्पट (१:३) कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात (7016 of Consideration) 
समावेश करण्यात येईल. 

(४.४)विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या तसेच निलंबित असलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याची नावे 
ज्येष्ठतानुक्रमाने यादीत येत असल्यास, त्यांची नावे यादीतून वगळण्यात येऊ नयेत. त्यांच्या 
नावाचा विचार केल्यावर निवड समितीचा अभिप्राय त्यांच्या नावासमोर नोंदविण्यात येईल. 


(४.५) पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचा निवडसूचीत ज्येष्ठतेनुसार समावेश करण्यात येईल. 


(४.६) निवड समिती कर्मचाऱ्यांचे मागील ५ वर्षाचे गोपनीय अहवाल आणि त्यांचेपुढे ठेवलेली इतर 
कागदपत्रे यांचे अबलोकन करून कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या योग्यतेबद्दल निर्णय घेईल. मात्र 
असा निर्णय एकमताने झाला नाही, तर त्याबद्दलचा अंतिम निर्णय समिती प्रमुखाचा असेल. 

(४.७) कर्मचाऱ्यांच्या निवडीसंबंधी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिक माहितीची आवश्यकता वाटल्यास 
अशी माहिती मागविण्याचा समितीस अधिकार असेल. 

५. वरील (३) व (४) नुसार निवड समितीने केलेली शिफारस महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ 
च्या कलम-५३ (१), ५३ (२) वा ५३ (३) नुसार संबंधित सक्षम नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्याकडे मान्यतेसाठी 
ठेवली जाईल. 


६. तयार करण्यात आलेली निवडसूची त्या-त्या निवडसूचीच्या वर्षासाठी वैध असेल. 


७. समिती सचिव बैठकोचा कार्यवृत्तांत तयार करून त्यास समितीची मान्यता घेण्यास जबाबदार असेल. 
सदस्यांना सादर केलेली सर्व कागदपत्रे परत घेऊन ती एकत्रित जतन करण्याची जबाबदारी समिती 
सचिवाची असेल. 


Page | 16 


८. गट-क आणि गट-ड मध्ये सेवा भरती करताना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. न्याप्र- 
१००३/९९/प्र.क्र.२/०३(भाग-२)/१६अ, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००५ अन्वये एकत्रित मार्गदर्शक तत्वांचा 
लागू असेल तेथे अवलंब करण्यात यावा. या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये वेळोवेळी होणारे बदलही अंमलात 
आणण्यात यावेत. 

९. गट-क व गट-ड मधील अनुकंपाच्या भरावयाच्या पदांसाठी आयुक्तांच्या शिफारशीने ब शासन मान्यतेने 
अधिसंख्य पदे निर्माण करता येतील. 

१०. नागपूर महानगरपालिकेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचे संदर्भातील सरळसेवा भरती, पदोन्नती, बदल्या, 
सेवाविषयक बाबी यासाठी मनपाद्वारा विहीत पध्दतीने वेगळयाने तरतुद केली असेल त्या व्यतिरीक्त, 
शासनाचे वेळोवेळी अस्तीत्वात असलेले नियम / तरतुदी सर्वसाधारणपणे लागू राहतील. 

११. पदोन्नतीसाठी निवड समितीची रचना सर्वसाधारणपणे खालीलप्रमाणे असेल:- 

(1) आयुक्‍त किंवा आयुक्तांनी पदनिर्देशित केलेला अन्य कोणताही अधिकारी - अध्यक्ष 


(2) मुख्य लेखापरीक्षक - सदस्य 
(3) संबंधित विभाग प्रमुख - सदस्य 
(4) आयुक्तांनी नामनिर्देशित केलेला मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी  - सदस्य 
(5) उपआयुक्त (सामान्य प्रशासन) - सदस्य सचिव व निमंत्रक 


टिप :- उक्त समितीमध्ये आवश्यकतेनुसार इतर सदस्यांचीनियुक्‍ती करण्याचे अधिकार आयुक्‍त यांना राहतील. 


0000006006 


Page | 17 


परिशिष्ट-(२) 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-३६, कलम-३९ (अ), कलम-४५ व कलम- ५३ (९) मधील तरतुदीनुसार 
नेमणूक करावयाच्या पदांसाठीची कळम-४५ (३) व कलम-४५७ (३) अन्वये विहित शैक्षणिक व इतर अर्हता 


(पहा नियम-३) 
_अ. पदनाम व श्रेणी पणूक पध्दती व नेमणूकीकरीता अर्हता व नेमणूकीची प 
क्र. | (वेतनश्रेणी सहाव्या वेतन प्रमाण /टक्केवारी 
आयोगाप्रमाणे) 1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 
१ | आयुक्‍त पंबर्ग पद 
२ | अतिरिक्‍त आयुक्‍त प अ) महानगरपालिकेच्या सेवेतील अधिका-यांमधून शासनाच्या निवड समितीद्वारे निवडीने उपायुक्‍त 
०१ पद पदावरील १० वर्षे सेवेचा अनुभव व या संबंधाने महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभाग शासन 
निर्णय दि. ०६/०१/२०१५ मधील अटी व शर्तीनुसार. 
प्रतिनियुक्‍्त अ) शासनाकडुन प्रतिनियुक्तीने भारतीय प्रशासन सेव धकारी व या संबंधाने महाराष्ट्र 
०२ पदे शासनाचे नगर विकास विभागाचे शासन निर्णय दि. ०६/०१/२०१५ मधील अटी व शर्तीनुसार 
3 | उप आयुक्‍त प्रतिनियुक्‍त अ) शासन निर्णय क्र. एम्सईओ-२०२१/प्र.क्र.१९१/नवि.-१४ दि.२२.०२.२०२२ नुसार महाराष्ट्र 8 
o3 पदे प्रशासकीय सेवा / मुख्याधिकारी सेवेतील श्रेणी अ मधील अधिकाऱ्याची शासनाकडून 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प अ) उपायुक्‍त या रिक्‍त पदांपैको आकृतोबंध मंजूर झाल्याच्या दिनांकापासुन प्रथम ३ वर्षाकरी 
०४ पदे ५० टक्के जागा ह्या सहा. आयुक्‍त/वार्ड अधिकारी आणी Go टक्के जागा ह्या महापालिका सचिव व 
सांख्यिकी अधिकारी या पदांमधुन सेवाजेष्ठता व योग्यतेच्या आधारे. 


Page | 17 


उपायुक्‍त ) 


a. पदनाम व श्रेणी मणूक पध्दती व नेमणूकोकरीता अर्हता व नेमणूकोची प 
क्र. | (वेतनश्रेणी सहाव्या वेतन | प्रमाण /टक्केवारी 
आयोगाप्रमाणे) 1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 
ब) तसेच ३ वर्षानंतर हया पदोन्नतीच्या सर्व जागा (४ पदे) सहा. आयुक्‍्त/व धकारी, 
महापालिका सचिव आणि सांख्यिकी अधिकारी या पदाच्या संयुक्‍त सेवाजेष्ठता यादीतुन जेष्ठता व 
योग्यतेच्या आधारे. 
४ | सहाय्यक आयुक्‍त प अ) महापालिकेच्या अधीक्षक संवर्गात किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा. 
५० टक्‍के 
सरळसेवेने/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदवी आणि 
प्रतिनियुक्तीने | ब) राज्य शासनाकडील गट-अ श्रेणी प्रशासकोय अधिकारी पदावरील किमान ५ वर्षाचछी नियमित 
५० टक्‍के सेवा, अनुभव 
धारण करणा-या उमेदवारांमधुन सरळसेवेने नेमणूक करता येईल. 
क) शासन सेवेतील/निमशासकीय सेवेतील/स्थानिक स्वराज्य सेवेतील समकक्ष पद ५ वर्षापासून 
धारण करणारे अधिकारी यांची प्रतिनियुक्तीने नेमणूक करता येईल. 
ष्‌ शि प अ) महापालिका आस्थापनेवरील वरिष्ठ लिपोौक / कर निरीक्षक या संवर्गातील किंवा समकक्ष 
१०० टक्के (स्वीय सहायक - अति आयुक्‍त/उपायुक्‍त) या पदावरील किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा 
ब) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची पदवी उत्तीर्ण आवश्यक. 
क) अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडील L.S.G.D. परीक्षा उत्तीर्ण 
६ | वरिष्ठ लिपीक पदोन्नतीने अ) पदोन्नतीच्या कोटयातील Go टक्के जागा महापालिका आस्थापनेवरील कनिष्ठ 
Gat | स्वीय सहा. अति आयुक्‍्त/ १०० टक्के लिपीक/प्रयोगशाळा सहायक /पी.बी.एक्स. ऑपरेटर हया संवर्गातील किमान ३ वर्षाची नियमित 


सेवा झालेल्या कर्मचा-यांमधून जेष्ठता व योग्यतेच्या आधारे सयुक्‍त सेवा जेष्ठता यादीतून, 


Page | 18 


a. पदनाम व श्रेणी मणूक पध्दती व नेमणूकोकरीता अर्हता व नेमणूकोची प 
क्र. | (वेतनश्रेणी सहाव्या वेतन | प्रमाण /टक्केवारी 
आयोगाप्रमाणे) 1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 

ब) मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदवी उत्तीर्ण आवश्यक.( हे सेवाप्रवेश नियम 
निर्गमित झाल्याच्या दिनांकास कनिष्ठ लिपीक/ प्रयोगशाळा सहाय्यक/पी.बी.एक्स. ऑपरेटर या 
पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सदरची अट लागू राहणार नाही.) 

क) सदर सेवाप्रवेश नियम निर्गमित झाल्यानंतर मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदवी 
ही शैक्षणिक अर्हता पुढील ७ वर्षांत धारण न केल्यास अधिक्षक पदावरील पदोन्नतीसाठी 
अनुज्ञेयता राहणार नाही. 

७ । कनिष्ठ लिपीव प अ) महानगरपालिका आस्थापनेवरील गट-ड मधोल (सफाई कर्मचारी वगळुन) ३ वर्ष नियमित सेवा 
२५ टक्के झालेल्या व महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परीक्षा 
७अ | पी.बी.एक्स. ऑपरेटर (S.S.C.) उत्तीर्ण आणि. 

ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० श. प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० श.प्र.मि. वेग 

मर्यादेचे शासकोय वाणीज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. 

क) संगणक अर्हतेबाबत शासन वेळोवेळी निश्‍चित करणाऱ्या धोरणानुसार आवश्यक पात्रता. 

सरळसेवेने अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदव 
७५ टक्के ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० श. प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० श.प्र.मि. वेग मर्यादेचे 
शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंबा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. 

क) संगणक अर्हतेबाबत शासन वेळोवेळी निश्‍चित करणाऱ्या धोरणानुसार आवश्यक पात्रता. 

८ =! प नागपूर महानगरपालिकेतील कार्यरत गट-ड मधील कर्मचारी (सफाई कर्मचारी वगळून) जे किमान 
१०० टक्के ८ बी उत्तीर्ण असतील. 


Page | 19 


_अ. पदनाम व श्रेणी मणूक पध्दती व नेमणूकीकरीता अर्हता व नेमणूकीची Te 
क्र. | (वेतनश्रेणी सहाव्या वेतन | प्रमाण /eachant 
आयोगाप्रमाणे) 1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 
९ mo सरळसेवेने १) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परीक्षा (S.S.C.) 
१०० टक्के उत्तीर्ण आणि 
२) मराठी लिहीता वाचता व बोलता येणे आवश्यक. 
१० _ धव प महापालिकेच्या आस्थापनेवरील सहा. जनसंपर्क अधिकारी या संवर्गातील किमान ३ वर्षाच€ 
१०० टक्के नियमित सेवा असणा-या अधिका-यांमधून जेष्ठता व पात्रतेच्या आधारे. 
सरळसेवेने / अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
प्रतिनियुक्तीने | ब) पत्रकारीता व जनसंज्ञापन (Journalism & Mass Communication) मधील पदवी 
(पदोन्नतीने पात्र । क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सहा. माहिती ब जनसंपर्क अधिकारी या 
उमेदवार उपलब्ध न | संवर्गातील ५ वर्षाचा अनुभव. ae 
झाल्यास) ड) सरळसेवेने भरती करण्यासाठी विहीत अर्हता धारण करीत असलेल्या = 
प्रतिनियुक्तीवर नेमणूक करता येईल. 
११ | सहा. जनसंपर्क अधिव सरळसेवेने अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदवी . 
१०० टक्के | ब) पत्रकारिता ब जनसंज्ञापन (Journalism & Mass Communication) मधील पदविका उत्तीर्ण. 
१२ शिंग धव प महापालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक विधी अधिकारी संवर्गात ७ वर्षाची नियमित सेवा पूरण 
१०० टक्के झालेल्या कर्मचा-यास पदोन्नतीद्वारे. 
१३ | सहा. विधी अधिव प महापालिका आस्थापनेवरील विधी सहाय्यक म्हणून ५ वर्षाची नियमित सेबा असणा-या कर्मचा- 
६७ टक्के (२ पदे) ।यांमधुन जेष्ठता व पात्रतेच्या आधारे. 


Page | 20 


a. पदनाम व श्रेणी पणूक पध्दती व नेमणूकीकरीता अर्हता व नेमणूकीची Te 
क्र. | (वेतनश्रेणी सहाव्या वेतन | प्रमाण /टक्केवारी 
आयोगाप्रमाणे) 1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 
सरळसेवेने/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची विधी शाखेची पदवी आणि. 
प्रतिनियुक्तीने । ब) शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील न्यायालयीन कामाशी संबंधीत पदावरील 
३३ टक्के (१ पद) | किमान १० वर्षाचा अनुभव किंवा सत्र न्यायालयातील १० वर्षे वकीलीचा अनुभव. 
१४ | विधो सहाय्यक सरळसेवेने अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची विधी शाखेची पदवी आणि. 
१०० टक्के ब) शासकोय/निमशासकौय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील न्यायालयीन कामाशी संबंधीत 
पदावरील किमान ५ वर्षाची नियमित सेवा किंवा सत्र न्यायालयातील ५ वर्षे वकोलीचा अनुभव. 
१५ | सुरक्षा अधिव प महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहा. सुरक्षा अधिकारी या पदावरील किमान ३ वर्षाच 
१०० टक्के नियमित सेवा असणा-या अधिका-यांमधुन जेष्ठता व पात्रतेच्या आधारे. 
सरळसेवेने  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदव 
प्रतिनियुक्तीने । ब) लष्कर, निमलष्करी दलातील ज्युनिअर कमिशन्ड ऑफीसर अथवा पोलिस दलातील पोलिस 
(पदोन्नतीने पात्र । निरीक्षक या पदावरील किमान ५ वर्षाची नियमित सेवा असल्यास प्राधान्य. 
उमेदवार उपलब्ध न | क) किमान शारिरीक पात्रता : उंची - १६५ सेमी, छाती - ८१ सेमी, फुगवून-८५ सेमी, बजन-५० 
झाल्यास) किलो ग्रॅम. दृष्टी - चांगली. 
१६ | सहा. सुरक्षा अधिर प अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदवी धारण करणा-या महापालिका 
१०० टक्के आस्थापनेवरील सुरक्षा रक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांमधून ३ वर्षाची नियमित सेवा . 
सरळसेवेने/  ।अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची पदवी. 
प्रतिनियुक्ती ब) लष्कर, निमलष्करी दलातील ज्युनिअर कमिशन्ड ऑफोसर अथवा पोलिस दलातील पोलिस 


निरीक्षक या पदावरील किमान & वर्षाची नियमित सेवा असल्यास प्राधान्य. 


Page | 21 


a. पदनाम व श्रेणी मणूक पध्दती व नेमणूकोकरीता अर्हता व नेमणूकोची प 
क्र. | (वेतनश्रेणी सहाव्या वेतन | प्रमाण /टक्केवारी 
आयोगाप्रमाणे) 1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 
प पात्र क) किमान शारिरीक पात्रता : उंची - १६५ सेमी, छाती - ८१ सेमी, फुगवून-८५ सेमी, बजन-५० 
उमेदवार उपलब्ध न | किलो ग्रॅम. दृष्टी - चांगली. 
झाल्यास) 
१७ । सुरक्षा रक्षक सरळसेवेने/  । अ) माध्यमिक शालांत परोक्षा उत्तीर्ण, उंची - १६५, सेमी, बजन-५० कि.ग्रॅ. छाती ८१ सेमी, 
प्रतिनियुक्तीने  । (फुगवून ८५ सेमी. ) दृष्टी चांगली 
१०० टक्‍के 
१८ | कामगार कल्याण अधिव प अ) सहा. कामगार कल्याण अधिकारी या संव प 
१०० टक्के ब) पात्र SAAR उपलब्ध न झाल्यास प्रतिनियक्‍तीने 
१९ | सहा. कामगार कल्याण अधिव परळसेवेने १०० TH अ) मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची विधि शाखेची पदव 
ब) डिप्लोमा इन लेबर लॉ 
| Ma  । पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास प्रतिनियक्‍्त 
२० | प्रणाली प्रबंधक सरळसेवेने अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची संगणक अभियांत्रिकोमधील AICTE द्वारा स्नातकोत्तर पदवी (M.E/ 
(ई-गव्हर्नन्स) १०० टक्के M.Tech/ MCA) अर्हता आणि 
ब) डेटा सेंटर अँडमिनोस्ट्रेशन, नेटवर्कोग (लॅन, वॅन Computer) हार्डवेअर मधील ५ वर्षाचा अनुभव, 
क) महापालिकेमधील माहिती व तंत्रज्ञान विभागात सध्या कार्यरत उपरोक्‍त नमूद अर्हता प्राप्त 
कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य असेल. 
२१ | सिस्टोम अँनॅलिस्ट सरळसेवेने अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची संगणक अभियांत्रिकोमधील AICTE द्वारा मान्यताप्राप्त पदव 


१०० टक्के 


(B.E Computer) अर्हता आणि 

ब) सिस्टीम अनलिसिस/प्रोग्रामिग/सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्मेट मधील ३ वर्षाचा अनुभव. 

क) महापालिकेमधील माहिती व तंत्रज्ञान विभागात सध्या कार्यरत उपरोक्‍त नमूद अर्हता प्राप्त कर्मचाऱ्यांना 
प्राधान्य असेल. 


Page | 22 


a. पदनाम व श्रेणी मणूक पध्दती व नेमणूकोकरीता अर्हता व नेमणूकोची प 
क्र. | (वेतनश्रेणी सहाव्या वेतन | प्रमाण /टक्केवारी 
आयोगाप्रमाणे) 1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 
२२ वेअर इंजिनिअर परळसेवेने अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची संगणक अभियांत्रिकी मधील AICTE द्वारा मान्यताप्राप्त पदव 
१०० टक्के (B.E Computer) आणि संगणक देखभाल व दुरुस्तीचा ३ वर्षाचा अनुभव किंवा 
ब) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची Computer Hardware मधील पदविका आणि ५ वर्षाचा अनुभव. 
क) महापालिकेमधील माहिती व तंत्रज्ञान विभागात सध्या कार्यरत उपरोक्‍त नमूद अर्हता प्राप्त 
कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य असेल. 
२३ | डेटा मॅनेजर सरळसेवेने १०० टक्‍के | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची संगणक अभियांत्रिकोमधील AICTE द्वारा मान्यताप्राप्त पदव (3. 
E.Computer) अर्हता आणि 
ब) सिस्टीम अँनलिसिस/प्रोग्रामिंग/सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मधील ३ वर्षाचा अनुभव 
क) महापालिकेमधील माहिती व तंत्रज्ञान विभागात सध्या कार्यरत उपरोक्‍त नमूद अर्हता प्राप्त 
कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य असेल. 
२४ । स्टेनोग्राफर सरळसेवेने मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदव 
१०० टक्के अ) मराठी व इंग्रजी लघुलेखक ८० श.प्र.मि. परिक्षा उत्तीर्ण 
ब) संगणक अर्हतेबाबत शासन वेळोवेळी निश्‍चित करणाऱ्या धोरणानुसार आवश्यक पात्रता. 
क) शासनाची मराठी ४० व इंग्रजी ६० श.प्र.मि. वेगाची टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण. 
ड) अनुभव : शासकीय/निमशासकीय कार्यालयातील स्टेनोटायपिस्ट पदाचा ३ वर्षाचा अनुभव असल्यास 
प्राधान्य. 
२५ । प्रोग्रामर सरळसेवेने अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची संगणक अभियांत्रिकोमधील पदविका (Diploma) अहता आणि 
१०० टक्के ब) सिस्टीम अनलिसिस/प्रोग्रामिंग/सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मधील १ वर्षाचा अनुभव 


क) महापालिकेमधील माहिती व तंत्रज्ञान विभागात सध्या कार्यरत उपरोक्‍त नमूद अर्हता प्राप्त 
कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य असेल. 


Page | 23 


२) विभाग :- महसूल विभाग 


अ. क्ति पणूक पध्दती व ae पश 
प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 
१ | भुमी स्थावर अधिव प्रतिनियुक्‍्त शासन सेवेतील प्राधान्याने, महसूल विभाग वा अन्य समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिकारी प्रतिनियुक्तीने. 
१०० टक्के 
२ | कर निरीक्षक प अ) मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदवी उत्तीर्ण आवश्यक. (हे सेवाप्रवेश नियम 
१०० टक्‍के निर्गमित झाल्याच्या दिनांकास कर संग्राहक हया संवर्गात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सदरची अट 
लागू राहणार नाही.) 
ब) महापालिका आस्थापनेवरील कर संग्राहक हया संवर्गातील किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण 
केलेल्या कर्मचा-यांमधून 
३ | कर संग्राहक प अ) महानगरपालिका आस्थापनेवरील वर्ग ४ वरील कर्मचाऱ्यांमधून किमान S.S.C. परीक्षा उत्तीण 
२५ टक्के (सफाई कर्मचारी वगळून) आणि. 
ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० श. प्र.मि. ब इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० श.प्र.मि. वेग मर्यादेचे 
शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंबा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. 
क) संगणक अर्हतेबाबत शासन वेळोवेळी निश्‍चित करणाऱ्या धोरणानुसार आवश्यक पात्रता. 
सरळसेवेने अ) कोणत्याही शाखेची पदवी आणि. 
७५ टक्के ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० श॑. प्र.मि. ब इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान wo श.प्र.मि. वेग मर्यादेचे 


शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंबा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. 
क) संगणक अर्हतेबाबत शासन वेळोवेळी निश्‍चित करणाऱ्या धोरणानुसार आवश्यक पात्रता. 


Page | 24 


३) (a) विभाग :- लेखा व वित्त विभाग 


| पणूक पध्दती व शिश पश 
प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्ती 
मुख्य लेखा व वित्त प्रतिनियुक्‍तं शासनाच्या लेखा व वित्त सेवेतील सह संचालक दर्जाचा अधिकारी. 
अधिकारी १०० टक्के 
सहा. मुख्य लेखा व वित्त प अ) वित्तीय व्यबस्थाप पदव्युत्तर किंवा अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील लोकल 
अधिकारी १०० टक्के फायनान्स मॅनेजमेंट (डी.एफ.एम) पदविका किंवा G.D.C & A किंवा L.G.S. उत्तीर्ण असणे 
आवश्यक आहे. 
ब) महानगरपालिका मधील लेखा अधिकारी या पदावरील किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा 
असणा-या अधिका-यातुन जेष्ठता व पात्रतेच्या निकषान्वये. 
लेखा अधिव प अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची बाणिज्य शाखेची पदवी. 
५० टक्के ब) अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील लोकल फायनान्स मॅनेजमेट (डी.एफ.एम) 
पदविका उत्तीर्ण किंवा G.D.C & A fHATL.G.S. पदविका. 
क) महानगरपालिके मधील लेखापाल/रोखपाल या पदावरील किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा 
आवश्यक. 
सरळसेवेने अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
प्रतिनियुक्तीने ब) वित्तीय व्यवस्थापनातील पदव्युत्तर पदवी/पदविका किंबा वाणिज्य शाखेची पदव्युत्तर 
५० टक्के पदवीधारक उमेदवार असल्यास प्राधान्य अथवा राज्य शासनाकडील एम.ए.एस (महाराष्ट्र 


अकाऊटंट सर्व्हीसेस, कनिष्ठस्तर) परिक्षा उत्तीर्ण किंवा अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेकडील फायनान्स मॅनेजमेट मधील पदविका (डी.एफ.एम) असणे आवश्यक. 


क) शासनाकडील सहाय्यक लेखा अधिकारी या पदावरील ५ वर्षाची नियमित सेवा. 


Page | 25 


शि पणूक पध्दती व ae पश 
प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्ती 
लेखापाल/रोखपाल प ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. 
५० टक्‍के ब) अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील फायनान्स मॅनेजमेट (डी.एफ.एम) पदविका 
परिक्षा अथवा L.G.S.D. किंवा G.D.C. & A परिक्षा उत्तीर्ण असल्यास प्राधान्य. 
क) महापालिका मधील कनिष्ठ लेखापाल/रोखपाल या संवर्गातील किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा. 
सरळसेवेने अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. 
५० टक्‍के ब) अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील लोकल फायनान्स मॅनेजमेट (डी.एफ.एम) 
पदविका उत्तीर्णअथवा L.G.S.D. किंवा G.D.C. & A परिक्षा उत्तीर्ण असल्यास प्राधान्य. 
क) शासकिय//निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडील लिपीक (लेखा) या पदावरील किमान 
५ वर्षाची नियमित सेवा 
कनिष्ठ लेखापाल/रोखपाल प अ) महानगरपालिका आस्थापनेवरील मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची वाणिज्य शाखेची पदव 
२५ Fh ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० श. प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० श.प्र.मि. वेग 


मर्यादेचे शासकोय वाणीज्य प्रमाणपत्र किंबा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले 
असावे. 

क) संगणक अर्हतेबाबत शासन वेळोवेळी निश्‍चित करणाऱ्या धोरणानुसार आवश्यक पात्रता 
)किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा असलेल्या वर्ग ४ मधील कर्मचा-यांन मधुन जेष्ठता व 
योग्येतेच्या आधारे. 


सरळसेवेने / अ) मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची वाणिज्य शाखेची पदवी किंवा समकक्ष अर्हता आणि 
प्रतिनियुक्तीने ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० श. प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान wo श.प्र.मि. वेग 
७५ टक्के मर्यादेचे शासकोय वाणीज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले 


असावे. 
क) संगणक अर्हतेबाबत शासन वेळोवेळी निश्‍चित करणाऱ्या धोरणानुसार आवश्यक पात्रता. 


Page | 26 


3)(b) विभाग :- लेखा परीक्षण विभाग 


अ. शशि पणूक पध्दती व शिका पश 
क्र प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्ती 
१ | मुख्य लेखा परीक्षक ee | शासनाच्या लेखा व वित्त सेवेतील सह संचालक दर्जाचा अधिकारी. 
२ । मुख्य अंतर्गत लेखा परीक्षक [ae | शासनाकडील महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील वर्ग-१ च्या अधिका-यांमधुन Ula aa नेमणूक 
केली जाईल. 
३ | उप मुख्य अंतर्गत लेखा _ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. 
परिक्षक ब) वित्तीय व्यवस्थापनातील पदव्युत्तर किंवा अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील 
लोकल फायनान्स मॅनेजमेट (डी.एफ.एम) पदविका अथवा G.D.C & A किंबा [..0.8. पदविका 
उत्तीर्ण असणे आवश्यक. 
क) महापालिका मधील वरिष्ठ अंतर्गत लेखा परिक्षक या पदावरील किमान ३ वर्षाची नियमित 
सेवा. 
४ | वरिष्ठ अंतर्गत लेखा परिक्षक प अ) मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. 
५० टक्के ब) अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील लोकल फायनान्स मॅनेजमेट (डी.एफ.एम.) 
पदविका उत्तीर्ण किंवा G.D.C & A किंवा L.G.S. पदविका उत्तीर्ण असणे आवश्यक. 
क) महापालिकेमधील कनिष्ठ अंतर्गत लेखा परिक्षक या पदावरील किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा. 
सरळसेवेने/  ') मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. 
प्रतिनियुक्तीने ब) वित्तीय व्यवस्थापनातील पदव्युत्तर पदवी/पदविका किंबा वाणिज्य शाखेची पदव्युत्तर पदवी 
५० टक्के किंवाअखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील फायनान्स मॅनेजमेट (डी.एफ.एम) असणे 


आवश्यक. 


क) शासनाकडील सहा लेखा अधिकारी या पदावरील ५ वर्षाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. 


Page | 27 


4S 


पणूक पध्दती व 
प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्ती 


ae rr 


५ | कनिष्ठ अंतर्गत लेखा परिक्षक 


प 
२५ टक्के 


) महानगरपालिका आस्थापनेवरील मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. 

ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० श. प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान wo श.प्र.मि. वेग 
मर्यादेचे शासकोय वाणीज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. 

क) संगणक अर्हतेबाबत शासन वेळोवेळी निश्‍चित करणाऱ्या धोरणानुसार आवश्यक पात्रता 

ड) किमान ३ वर्षाचा अनुभव असलेल्या वर्ग ४ मधील कर्मचा-यांमधुन नेमणूक करता येईल. 


सरळसेवेने 
७५ टक्के 


अ) मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. 

ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० श. प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० श.प्र.मि. वेग मर्यादेचे 
शासकोय वाणीज्य प्रमाणपत्र किंबा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. 

क) संगणक अर्हतेबाबत शासन वेळोवेळी निश्‍चित करणाऱ्या धोरणानुसार आवश्यक पात्रता 


Page | 28 


४. Maat बांधकाम विभाग 


शिश पणूक पध्दती व शि आमा, पश 
प्रमाण 
१) सरळसेवा 
२) पदोन्नती 
३) प्रतिनियुक्ती 
शहर अभियंता राज्य शासनाच्या मुख्य अभियंता संवर्गातील अधिव 
200 टक्के 
अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य) प अ) प कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गात<न सेवाजेष्ठतेनुसार AICTE द्वारा 
६६.६७ टक्के मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची स्थापत्य अभियांत्राको शाखेतील पदवी किंबा समकक्ष अर्हताधारक 
(२ पदे) (A.M.LE.) 
ब) कार्यकारी अभियंता पदावरील किमान & वर्षाची नियमित सेवा. 
Es राज्य शासनाच्या अधिक्षक अभियंता संवर्गातील अधिकारी 
३३.३३ टक्के 
(१ पद) 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) अ) ३३ टक्के प पदे हौ उप अभियंता संवर्गातील सेवाजेष्ठता यादीतून सेवाजेष्ठता 
७५ टक्‍के व पात्रतेनुसार भरणे. 
ब) उर्वरत ६७ टक्के पदे ही AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त स्थापत्य अभियांत्रीकी पदबी धारक 
(Degree Holder) किंवा समकक्ष अर्हताधारक (A.M.LE.) उप अभियंता संवर्गातून 
सेवाजेष्ठता व योग्यतेने भरणे. 
peak राज्य शासनाच्या कार्यकारी अभियंता संवर्गातील अधिकारी 
उप अभियंता (स्थापत्य) प अ) उप अभियंता या पदावर प देतांना प कोटयातील ५० टक्के पदे कनिष्ठ 
९० टक्के अभियंता या पदावर कायर्रत कर्मचाऱ्यांमधुन सेवाजेष्ठेतेने. 


Page | 29 


वा पणूक पध्दती व शि ता. पश 
प्रमाण 
१) सरळसेवा 
२) पदोन्नती 
३) प्रतिनियुक्ती 
ब) तसेच, उर्वरीत ५० टक्‍के पदे ही AICTE द्वारा मान्यताप्राप्त स्थापत्य विषयक पदवी धारक 
(Degree Holder) किंवा समकक्ष अर्हताधारक (५.॥॥.1.71.)कनिष्ठ अभियंता 
कर्मचाऱ्यांमधून पदोन्नतीने. 
सरळसेवेने/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची AICTE द्वारा मान्यताप्राप्त स्थापत्य अभियांत्रीकी शाखे 
प्रतिनियुक्तीने पदवी किंवा समकक्ष अर्हताधारक. (A.M.LE.) 
१० टक्‍के ब) सदर शाखेतील पदव्युत्तर पदवी असल्यास प्राधान्य 
क) शासकोय/निमशासकोय कार्यालयातील सदर पदावर ५ वर्ष काम केल्याचा अनुभव 
असल्यास प्राधान्य. 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) प अ) सदर प्रकरणात प कोटयातील ५० टक्के जागा हया स्थापत्य अभियांत्रीकी सहायक 
५० टक्‍के या पदावर कार्यरत कर्मचा-यांमधुन सेवाजेष्ठतेने व योग्यतेने. 
ब) तसेच, सदर कोटयातील उर्वरीत Go टक्‍के जागा या AICTE द्वारा मान्यताप्राप्त स्थापत्य 
अभियांत्रीकी पदवी धारक (Degree Holder) किंबा समकक्ष अर्हताधारक (A.M.LE.) 
स्थापत्य अभियांत्रीकी सहायक या कर्मचाऱ्यांमधुन सेवोजेष्ठतेने व योग्यतेने. 
सरळसेवेने Go टक्के | मान्यताप्राप्त विद्यापिठातील AICTE द्वारा मान्यताप्राप्त स्थापत्य अभियांत्रिको शाखे 
किमान पदवी परिक्षा उत्तीर्ण किंबा समकक्ष अर्हताधारक (A.M.LE.) 
स्थापत्य अभियांत्रिको सहाय्यक सरळसेवेने मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची AICTE द्वारा मान्यताप्रापत किमान स्थापत्य अभियांत्रीको शाखे 
200 टक्के पदविका धारण केलेली असावी. 


Page | 30 


अ. चा मणूक पध्दती व शि ता. पश 
= प्रमाण 
१) सरळसेवा 
२) पदोन्नती 
३) प्रतिनियुक्ती 
७ । कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) प मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची यांत्रिको /ऑटोमोब भयांत्रिको शाखेची AICTE द्वारा 
१०० टक्के मान्यताप्रापत पदवी किंबा समकक्ष अहताधारक (A.M.LE.) उप अभियंता संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांमधुन सेवाजेष्ठता व योग्यतेने. 
८ । उप अभियंता (यांत्रिको) प मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची AICTE द्वारा मान्यताप्राप्त यांत्रिको /ऑटोमोब भयांत्रिव 
५० टक्के शाखेची पदवी किंवा समकक्ष अर्हताधारक (A.M.LE.) कनिष्ठ अभियंता (यांत्रीको) या 
संवर्गातुन सेवाजेष्ठता व योग्यतेनुसार 
सरळसेवेने/ प्रतिनियुक्तीने । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची AICTE द्वारा मान्यताप्राप्त यांत्रिको /ऑटोमोब 
५० टक्‍के अभियांत्रिको शाखेची पदबी अथवा समकक्ष अर्हता (A.M.LE.) 
ब) सदर शाखेची पदव्युत्तर पदवी असल्यास प्राधान्य. 
क) समकक्ष पदावरील शासकोय/ निम शासकोय कार्यालया मधील सदर पदावर ०५ वर्ष 
कामाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. 
९ | कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) प अ) प कोटयातील ५० टक्के पदे ही यांत्रीकी अभियांत्रीको सहायक संवर्गातील कार्य 
५० टक्के कर्मचाऱ्यांमधुन सेवाजेष्ठतेनुसार. 
ब) उर्वरीत ५० टक्के पदे हो यांत्रीकी अभियांत्रीको सहायक संवर्गातील यांत्रीको अभियांत्रीकी 
शाखेतील AICTE द्वारा मान्यताप्राप्त पदवी किंवा समकक्ष अर्हताधारक (A.M.LE.) 
कर्मचाऱ्यांमधुन सेवाजेष्ठता व योग्यतेने. 
सरळसेवेने ५० टक्‍के | यांत्रिको किंवा ऑटोमोब् वषय AICTE द्वारा मान्यताप्रापतत किमान पदवी धारक 
किंबा समकक्ष अर्हताधारक (५».॥॥.1.ए.) 
१० | यांत्रिको अभियांत्रिको सहाय्यक | सरळसेवेने १०० टक्के | अ) यांत्रिको किंवा ऑटोमोबाईल विषयातील मान्यता प्राप्त पदवीव 


Page | 31 


अ. शिश मणूक पध्दती व शि ता, पश 
= प्रमाण 
१) सरळसेवा 
२) पदोन्नती 
३) प्रतिनियुक्ती 
११ | अधिक्षक अभियंता प कार्यकारी अभियंता (विद्युत / इलेक्ट्रॉनीक्स) या संवर्गातुन जेष्ठता व योग्यतेनुसार पदोन्नतीने. 
(विद्युत / इलेक्ट्रॉनीक्स) १०० टक्के 
१२ | कार्यकारी अभियंता प अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची AICTE द्वारा मान्यताप्राप्त विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिव 
(विद्युत) १०० टक्‍के शाखेची पदबी किंवा समकक्ष अर्हताधारक (A.M.LE.). 
ब) उप अभियंता (विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक्स) या पदावरील किमान ०३ वर्षाची नियमित सेवा. 
१२ | उप अभियंता प अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची AICTE द्वारा मान्यताप्राप्त विद्युत अभियांत्रिको शाखेची पद 
(विद्युत / इलेक्ट्रॉंनीक्स) ५० टक्के किंवा समकक्ष अर्हताधारक (A.M.LE.) 
ब) कनिष्ठ अभियंता (विद्युत पदावरील किमान ०३ वर्षाची नियमित सेवा. 
सरळसेवेने/ प्रतिनियुक्‍तीन | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची AICTE द्वारा मान्यताप्राप्त विद्युत/ इलेक्ट्रॉनीक्स अभियांत्रिव 
५० टक्‍के अथवा समकक्ष शाखेची पदवी (A.M.LE.). 
ब) सदर शाखेतील पदव्युत्तर पदवी असल्यास प्राधान्य. 
क) समकक्ष पदावरील शासकोय/ निम शासकोय कार्यालयामधील सदर पदावर ०५ वर्ष 
कामाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. 
१४ । कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) प अ) प कोटयातील एकूण AMT ५० टक्के जागा हया विद्युत अभियांत्रिको सहाय्यक 
५० टक्‍के या पदावर कार्यरत कर्मचा-यांमधुन सेवाजेष्ठतेने. 
ब) तसेच सदर कोटयातील उर्वरीत Go टक्के जागा या विद्युत/इलेक्ट्रॉनीक्स शाखेतील 
AICTE द्वारा मान्यताप्रापत किमान पदवी धारक (Degree Holder) किंवा समकक्ष 
अर्हताधारक (A.M.LE.) विद्युत अभियांत्रिकी सहाय्यक कर्मचाऱ्यांमधुन. 
सरळसेवेने मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची AICTE द्वारा मान्यताप्राप्त किमान विद्युत अभियांत्रिको / 
५० टक्के इलेक्ट्रॉनीक्स शाखेची पदवी किंवा समकक्ष अर्हताधारक(».॥/॥.1.7.). 


Page | 32 


अ. चा मणूक पध्दती व शि सा. पश 
= प्रमाण 
१) सरळसेवा 
२) पदोन्नती 
३) प्रतिनियुक्ती 
१५ | विद्युत अभियांत्रिको सहा. सरळसेवेने १०० टक्के | अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक मंडळाची शालांन्त परिक्षा उत्तीर्ण आणि 
ब) विद्युत अभियांत्रीकी शाखेतील पदविका. 
१६ | कार्यकारी अभियंता प अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची AICTE द्वारा मान्यताप्राप्त बी.ई. (पर्यावरण इंजिनिअरींग) 
(पर्यावरण संवर्धन) १०० टक्‍के शाखेची पदवी किंबा समकक्ष अर्हताधारक (A.M.LE.) 
ब) महानगरपालिकेकडील उप अभियंता (पर्यावरण संवर्धन) या पदावरील ०३ वर्षाची 
नियमित सेवा धारण करणा-या उमेदवारामधुन जेष्ठता व पात्रतेच्या आधारे. 
१७ | उप अभियंता सरळसेवेने / अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची AICTE द्वारा मान्यताप्राप्त बी. S. (पर्यावरण इंजिनिअरीग) 
(पर्यावरण संवर्धन) प्रतिनियुक्तीने १०० । शाखेची पदवी किंवा समकक्ष अर्हताधारक (A.M.LE.) 
ट्क्के ब) सदर शाखेतील पदव्युत्तर पदवी असल्यास प्राधान्य. 
क) समकक्ष पदावरील शासकोय/ निम शासकोय कार्यालयामधील ०५वर्ष कामाचा अनुभव 
असल्यास प्राधान्य. 
१८ | वृक्ष संवर्धव _, अ) महानगरपालिकेच्या सहा. वृक्ष संवर्धन अधिकारी या पदावरून प 
ब) सहा. वृक्ष संवर्धन अधिकारी म्हणून काम केल्याचा ०३ वर्षाची नियमित सेवा. 
सरळसेवेने / अ) मान्यताप्राप्त कषी विद्यापिठाची B.Sc (हॉटिकल्चर्स) अँग्रोव बॉटनी/ फॉरेस्ट्री पदव 
प्रतिनियुक्तीने / मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची वनस्पती शास्त्रातील पदवी परिक्षा उत्तीर्ण. 
(पदोन्नतीने उपलब्ध न | ब) सहा. वृक्ष संवर्धन अधिकारी म्हणून काम केल्याचा ५वर्षाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. 
झाल्यास) 


Page | 33 


अ. चा मणूक पध्दती व शि सा. पश 
कं प्रमाण 
१) सरळसेवा 
२) पदोन्नती 
३) प्रतिनियुक्‍ती 
१९ | सहा. वृक्ष संवर्धन अधिव प अ) मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापिठाची B.Sc (हॉर्टिकल्चर्स) अँग्रीकल्चर/ बॉटनी/ फॉरेस्ट्री पदव 
१०० टक्‍के /मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची बनस्पती शास्त्रातील पदवी परिक्षा उत्तीर्ण. 
ब) वृक्ष अधिकारी (उद्यान निरीक्षक) म्हणून काम केल्याचा ५ वर्षाची नियमित सेवा. 
२० | वृक्ष अधिव सरळसेवेने अ) मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापिठाची B.Sc (हॉर्टिकल्चर्स) अँग्रीकल्चर / बॉटनी/ फॉरेस्ट्री पदव 
(जुने नाव उद्यान निरीक्षक) १०० टक्के /मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची वनस्पती शास्त्रातील पदवी परिक्षा उत्तीर्ण. 
ब) अनुभव:- उद्यान विकास देखभाल वृक्ष संरक्षण व संवर्धन रोप वाटीका व्यवस्थापन क्षेत्रातील 
कामाचा ५ वर्षाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. 
२१ | मान चित्रकार प अ) हया जागा निकट निम्नतमश्रेणी (सहा. मानचित्राकार) मधुन जेष्ठता व योग्यता या तत्वावर 
१०० टक्‍के पदोन्नतीने भरण्यात येईल. 
ब) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक मंडळाची शालांन्त परिक्षा उत्तीर्ण आणि 
क) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आरेखक (स्थापत्य) पाठयक्रम परीक्षा उत्तीर्ण असावा. 
ड) महानगरपालिके मधील सहा. मानचित्राकार या संर्वगातील कर्मचा-यांमधुन किमान जेष्ठता व 
योग्यतेच्या आधारे व किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
२२ | सहाय्यक मानचित्राकार q ५० टक्के | 2a / अनुरेखक या पदावरुन सेवाजेष्ठेतेने व पात्रतेनुसार. 
सरळसेवेने ५० टक्‍के | अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक मंडळाची शालांन्त परिक्षा उत्तीण आणि 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आरेखक (स्थापत्य) पाठयक्रम परीक्षा उत्तीर्ण. 
२३ | ट्रेसर (अनुरेखक) सरळसेवेने १०० टक्के | अ) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत शिक्षण मंडळाची परिक्षा उत्तीर्ण. 


ब) शासन मान्यता औद्योगिक प्रशिक्षण GTM अनुरेखक (स्थापत्य)ब तत्सम दोन वर्षाचा 
अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र 


Page | 34 


अ. चा मणूक पध्दती व शि सा. पश 
= प्रमाण 
१) सरळसेवा 
२) पदोन्नती 
३) प्रतिनियुक्ती 
२४ | मुख्य नळवाला (प्लंबर) परळसेवेने / अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक मंडळाची शालांत परीक्षा उत्तीर्ण. आणि 
प्रतिनियुक्तीने १०० टक्के | ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा प्लंबर या विषयाचा २ वर्षे अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे 
प्रमाणपत्र. 
२५ | फिटर परळसेवेने १०० टक्के | अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक मंडळाची शालांत परी६ र्ण. आणि 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा फिटर या विषयाचा २ वर्षे अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे 
प्रमाणपत्र. 
२६ | वाहन निरीक्षव परळसेवेने / अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची AICTE द्वारा मान्यताप्राप्त यांत्रीको किंवा ऑटोमोबाईल 
प्रतिनियुक्तीने १०० टक्के | अभियांत्रिकी शाखेची पदविका (पदवी असल्यास प्राधान्य). 
ब) शासकीय /निमशासकीय कार्यालयामधील सदर कामाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. 
2७ । स्टेनो टायपिस्ट परळसेवेने १०० टक्के | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची पदव 
ब) इंग्रजी लघुलेखक ८० श.प्र.मि. परिक्षा उत्तीर्ण 
क) संगणक अर्हतेबाबत शासन वेळोवेळी निश्‍चित करणाऱ्या धोरणानुसार आवश्यक 
पात्रता. 
ड) शासनाची मराठी ४० व इंग्रजी ६० श.प्र.मि. वेगाची टंकलेखनाची परिक्षा उत्तीर्ण. 
२८ | फिल्टर मेकॅनिक सरळसेवेने १०० टक्‍के | अ)महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परी 
(S.S.C.) उत्तीर्ण आणि 
ब)आय.टी.आय.मधील इलेक्ट्रीशियन किवा वायरमनमधील डिप्लोमा. 
२९ | फिल्टर अटेडन्ट सरळसेवेने १०० टक्के | ३) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परीक्षा 


(S.S.C.) उत्तीर्ण आणि 
ब) आय.टी.आय.मधील इलेक्ट्रीशियन किवा वायरमनमधील डिप्लोमा. 


Page | 35 


अ. शिश मणूक पध्दती व शि आ, पश 
= प्रमाण 
१) सरळसेवा 
२) पदोन्नती 
३) प्रतिनियुक्ती 
३० | अटेंडन्ट (इलेक्ट्रीकल्स) परळसेवेने १०० टक्के | अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परीक्षा 
(S.S.C.) उत्तीर्ण आणि 
ब)आय.टी.आय.मधील इलेक्ट्रीशियन किवा वायरमनमधील डिप्लोमा. 
२३१ | SPT रोडरोलर ड्रायव्हर परळसेवेने १०० टक्के | अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परीक्षा 
(S.S.C.) उत्तीर्ण आणि 
ब) स्टीम किंबा डिझेल रोड रोलर चालविण्याचा वैध परवाना. 
३३ | वायरमन सरळसेवेने १०० टक्के | ३) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परी६ 
(S.S.C.) उत्तीर्ण आणि 
ब)शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा वायरमन या विषयाचा २ वर्षे अभ्यासक्रम पूर्ण 
केल्याचे प्रमाणपत्र. 
३४ | प्लॉन्ट ऑपरेटर परळसेवेने १०० टक्के | अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परी 
(S.S.C.) उत्तीर्ण आणि 
ब) )शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या मेक्यॉनिकल या विषयाचा २ वर्षे अभ्यासक्रम 
पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र 
३५ | मेकॅनिक सरळसेवेने अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परी 
१०० टक्के (S.S.C.) उत्तीर्ण आणि 
ब)शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या मेक्यॉनिकल या विषयाचा २ वर्षे अभ्यासक्रम 
पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र. 
३६ | वेल्डर सरळसेवेने अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची मार्ध्यामक शालांत परी 
१०० टक्के (S.S.C.) उत्तीर्ण आणि 


Page | 36 


अ. शशि मणूक पध्दती व शि ता, पश 
= प्रमाण 
१) सरळसेवा 
२) पदोन्नती 
३) प्रतिनियुक्ती 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या वेल्डर या विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे 
प्रमाणपत्र. 
३७ | इलेक्ट्रोशियन (वर्कशॉप) सरळसेवेने १०० टक्के | अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परी 
(S.S.C.) उत्तीर्ण आणि. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या इलेक्ट्रीशियन या विषयाचा २ वर्षे अभ्यासक्रम 
पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र. 
a सरळसेवेने १०० टक्के | ३) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत Te 
२८ (S.S.C.) उत्तीर्ण आणि 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा टर्नर या विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे 
प्रमाणपत्र. 
२९ | कारपेंटर (सुतार) सरळसेवेने १०० टक्के | ३) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परी 


(S.S.C.) उत्तीर्ण आणि 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा सुतार या विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे 
प्रमाणपत्र. 


Page | 37 


५) विभाग :- वैद्यकीय आरोग्य विभाग 


अ.क्र शिश पणूक पध्दती व शि आ पश 
प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 
१ | वैद्यकोय आरोग्य शो अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची वैद्यकिय पदवी (एम.बी.बी.एस) व एम.डी. (पी.एस.एम) अथवा 
अधिकारी(१॥0॥) डी.पी.एच किंबा एम.डी. (चेस्ट) अथवा डिटीसीडी ही पदव्युत्तर पदवी. किंबा पदविका. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थनिक संस्थेचा संबंधीत कामाचा पदव्युत्तर पदवी प्राप्त 
केल्यानंतर ३ वर्षाचा व पदविका प्राप्त केल्यानंतर ५ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
२ | प्रमुख चिकोत्साधिकारी सरळसेवेने / अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची वैद्यकोय पदवी (एम.बी.बी.एस) व पदव्युत्तर पदवी एम.डी. 
प्रतिनियुक्तीने (मेडीसीन) किंवा एम.डी. (गायनॉकॉलॉजीस्ट) 
१०० टक्के ब) उप. आरोग्य अधिकारी अथवा समकक्ष पदावरील किमान ५ वर्षाचा अनुभब आवश्यक 
३ | क्षय रोग अधिव सरळसेवेने/ प्रतिनियुक्तीने | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची वैद्यकिय पदवी (एम.बी.बी.एस) व एम.डी. (पी.एस.एम) अथवा 
१०० टक्के डी.पी.एच किंबा एम.डी. (चेस्ट) अथवा डिटीसीडी ही पदव्युत्तर पदवी. किंवा पदविका. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थनिक संस्थेचा संबंधीत कामाचा पदव्युत्तर पदवी प्राप्त 
केल्यानंतर ३ वर्षाचा व पदविका प्राप्त केल्यानंतर ५ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
४ | वैद्यकोय अधिक्षक सरळसेवेने/ प्रतिनियुक्तीने | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची वैद्यकिय पदवी (एम.बी.बी.एस) ब औषधशास्त्र विषय 
oo टक्के पदव्युत्तर पदवी एम.डी. (मेडिसीन) आवश्यक. 
ब) शासकीय/निमशासकीय/स्थनिक संस्थेचा रुग्णालयातील कामाचा पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण 
केल्यानंतर ३ वर्षाचा अनुभव. 
५ | भूल तज्ञ सरळसेवेने / अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची वैदयकोय पदवी ( एम.बी.बी.एस) व पदव्युत्तर पदवी एम 


प्रतिनियुक्तीने oo टक्के 


(अनस्थेशीया) अथवा पदविका डी.ए. (अनस्थेशीया) 
ब) शासकोय/निमशासकौय/स्थानिक संस्थेच्या रुग्णालयातील संबंधीत कामाचा पदव्युत्तर 


पदवी उत्तीर्ण केल्यानंतर ३ वर्षाचा ब पदवीका उत्तीर्ण केल्यानंतर ५ वर्षाचा अनुभव. 


Page | 38 


अ.क्र शिश पणूक पध्दती व विना र्हा पश 
प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 
q स्त्रो रोग तज्ञ सरळसेवेने / अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची वैदयकोय पदवी ( एम.बी.बी.एस) व पदव्युत्तर पदवी एम 
प्रतिनियुक्तीने १०० टक्‍के | (गायनॉकॉलॉजी) अथवा डी.जी.ओ. पदविका 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक संस्थेच्या रुग्णालयातील संबंधीत कामाचा पदव्युत्तर 
पदवी उत्तीर्ण केल्यानंतर ३ वर्षाचा ब पदवीका उत्तीर्ण केल्यानंतर ५ वर्षाचा अनुभव. 
७ | बालरोग तज्ञ सरळसेवेने / अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची वैदयकोय पदवी ( एम.बी.बी.एस) व पदव्युत्तर पदवी एम 
प्रतिनियुक्तीने १०० टक्‍के | (बाळरोग) अथवा डी.सी एच. पदविका 
ब) शासकौय/निमशासकोय/स्थानिक संस्थेच्या रुग्णालयातील संबंधीत कामाचा पदव्युत्तर 
पदवी उत्तीर्ण केल्यानंतर ३ वर्षाचा ब पदवीका उत्तीर्ण केल्यानंतर ५ वर्षाचा अनुभव. 
८ | फिजोशियन तज्ञ सरळसेवेने / अमान्यताप्राप्त विदयापिठाची वैदयकोय पदवी (MBBS) व एमडी (मेडीसीन) 
प्रतिनियुक्तीने oo टक्‍के 
९ TSS तज्ञ सरळसेवेने / अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची वैदयकोय पदवी (MBBS) व एम TRS) अथवा 
प्रतिनियुक्तीने oo टक्के | डीएमआरडव्ल्यु. 
o ORT तज्ञ सरळसेवेने / अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची वैदयकोय पदवी (MBBS) व एम.एस. (ऑर्थोपेडीक) 
प्रतिनियुक्तीने oo टक्के 
११ | नेत्ररोग तज्ञ सरळसेवेने / अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची वैदयकोय पदवी ( एम.बी.बी.एस) ब पदव्युत्तर पदवी एम.एस. 


प्रतिनियुक्तीने १०० टक्‍के 


(नेत्र चिकित्साशास्त्र) किंवा पदविका डी.ओ.एम.एस. (नेत्र चिकित्साशास्त्र) 
ब) शासकौय/निमशासकोय/स्थानिक संस्थेच्या रुग्णालयातील संबंधीत कामाचा पदव्युत्तर 
पदवी उत्तीर्ण केल्यानंतर ३ वर्षाचा ब UAH उत्तीर्ण केल्यानंतर ५ वर्षाचा अनुभव. 


Page | 39 


अ.क्र वा मणूक पध्दती व वि हा पश 
प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 
१२ | शल्य चिकित्सक सरळसेवेने / अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची वैदयकोय पदवी (एम.बी.बी.एस) व शल्यचिकित्सा 
प्रतिनियुक्तीने १०० टक्के | विषयातील पदव्युत्तर (एम.एस.) किंबा समकक्ष पदवी. 
ब) शासकीय/निमशासकोय/स्थानिक संस्थेच्या रुग्णालयातील संबंधीत कामाचा पदव्युत्तर 
पदवी उत्तीर्ण केल्यानंतर ३ वर्षाचा अनुभव. 
१३ | उपवैद्यकोय आरोग्य अधिव | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची वैद्यकोय पदवी (एम.बी.बी.एस) ब एम.डी. (पी.एस.एम) अथवा 
डी.पी.एच किंबा एम.डी. (चेस्ट) अथवा डिटीसीडी ही पदव्युत्तर पदवी. किंवा पदविका. 
ब) वैद्यकीय अधिकारी पदावरुन पदोन्नतीने कमीत-कमी ३ वर्षाचा अनुभव. 
सरळसेवेने / अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची वैद्यकिय पदवी (एम.बी.बी.एस) व एम.डी. (पी.एस.एम) अथवा 
प्रतिनियुक्तीने डी.पी.एच किंबा एम.डी. (चेस्ट) अथवा डिटीसीडी ही पदव्युत्तर पदवी. किंवा पदविका. 
(पदोन्नतीने उपलब्ध न । ब) शासकोय/निमशासकीय/स्थनिक संस्थेचा संबंधीत कामाचा पदव्युत्तर पदवी प्राप्त 
झाल्यास) केल्यानंतर ३ वर्षाचा व पदविका प्राप्त केल्यानंतर ५ वर्षाचा अनुभव आवश्यक. 
१४ | वैद्यकोय अधिकारी (अँलोपॅथीक) | सरळसेवेने/ प्रतिनियुक्तीने | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची वैद्यकिय पदवी (एम.बी.बी.एस) 
१०० टक्के ब) रोग प्रतिबंधक व सामाजिक औषधाशास्त्र, स्त्री रोग अथवा बालरोग विषयातील पदव्युत्तर 
पदवी अथवा पदविका असल्यास प्राधान्य. 
१५ | सांख्यिको अधिव | अ) सहा. सांख्यिकोय अधिकारी या पदामधुन पदोन्नतीने. 
(जन्म-मृत्यु) ब) सहा सांख्यिकोय अधिकारी या पदाचा कमीत-कमी ३ वर्षाचा अनुभव. 
सरळसेवेने / अ) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची सांख्यीको विषयासह पदवी. 
प्रतिनियुक्तीने ब) सांख्यिकोय मधील पदव्युत्तर पदवीधारास आणि तत्सम पदाचा अनुभव असल्यास 
(पदोन्नतीने उपलब्ध न प्राधान्य. 
झाल्यास) 


Page | 40 


अ.क्र वा मणूक पध्दती व वि] ॒॒र्‍मा पश 
प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 
१६ | सहा. सांख्यिको अधिव सरळसेवेने / प्रतिनियुक्तीने | अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची सांख्यिकोय विषयासह पदवी. 
१०० टक्के ब) सांख्यिकोय मधील पदव्युत्तर पदवीधरास आणि तत्सम पदाचा अनुभव असल्यास 
प्राधान्य. 
१७ | वैद्यकोय अधिकारी (पंचकर्म) परळसेवेने / प्रतिनियुक्तीने | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठ यु्बेदीक शाखेची पदवी (बो.ए.एम.एस) ब काय चिकोत्स 
१०० टक्के विषयातील पदव्युत्तर पदवी (एम.डी.) 
ब) शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक संस्था येथील कामाचा पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण 
केल्यानंतर ३ वर्षाचा अनुभव. 
१८ | वैद्यकोय अधिकारी (आयुवेद) । सरळसेवेने / प्रतिनियुक्तीने | मान्यताप्राप्त विद्यापिठ qe शाखेची पदवी (बो.ए.एम.एस) व 
१०० टक्के शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक संस्था येथील कामाचा २ वर्षाचा अनुभव. 
१९ | हकोम (युनानी) परळसेवेने / प्रतिनियुक्तीने | मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची युनानी शाखेची पदवी (युनानी) ब संबंधीत कामाचा २ वष 
१०० टक्‍के अनुभव. 
२० | वैद्यकोय अधिव सरळसेवेने / प्रतिनियुक्तीने | मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची होमिओपॅथीक शाखेची पदवी (बी.एच.एम.एस) व संबंर 
(होमिओपॅथीक) Roo टक्के कामाचा २ वर्षाचा अनुभव. 
२१ | वैद्यकोय अधिव सरळसेवेने / प्रतिनियुक्तीने | मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची निसर्गोपचार शाखेची पदवी व संबंधीत कामाचा २ वष 
(निसर्गोपचार) १०० टक्के अनुभव. 
२२ | मलेरिया (हिवताप) अधिव प्रतिनियुव शासनाकडून प्रतिनियुक्‍त 
१०० टक्के 


Page | 41 


अ.क्र वा मणूक पध्दती व शि ्््ा पश 
प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 
२३ | फायलेरिया अधिव प्रतिनियुक्‍तं शासनाकडून प्रतिनियुक्‍त 
200 टक्के 
र्ड = सरळसेवेने / ili मान्यताप्राप्त विदयापिठाची B.Ph.T अथवा समकक्ष Tee 
१०० ट 
२५ | पब्लीक हेल्थ नस परळसेवेने / प्रतिनियुक्तीने | उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीण 
१०० टक्‍के एच.एस.सी नंतर जीएनएम अभ्यासक्रम व नर्सीग कॉन्सलींग ऑफ महाराष्ट्राचे रजिस्ट्रेशन 
असणे आवश्यक व पब्लीक हेल्थ कोर्स आवश्यक. 
२६ | हिवताप fiat प अ) मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची पदव 
१०० टक्के ब) सॅनिटरी इन्स्पेक्टर डिप्लोमा उत्तीर्ण. 
क) एम.एस.डब्ल्यु, एस.एफ. डब्ल्यु ब इन्सेक्ट कलेक्टर या पदाच्या संयुक्‍त सेवाजेष्ठता 
यादीतुन. 
२७ | एम.एस.डब्ल्यु./एस.एफ. डब्ल्यु./ प अ) सफाई मजदूर या पदावरुन या पूढे "स्वच्छता जमादार" या पदावर पदोन्नत होणा-या 
इन्सेक्ट कलेक्टर १०० टक्‍के कर्मचा-यांनाच गड-ड मध्ये दर्शवुन त्यांची वेतनश्रेणी ५२००-२०२०० ग्रेड पे १८०० ठेवण्यांत 


यावी. त्यांना लाड-पागे समितीच्या शिफारसीचा लाभ अनुज्ञेय असेल. 

ब) सफाई मजदूर या पदावरुन या पूढे "एम.एस.डब्ल्यु., एस.एफ.डब्ल्यु. ब इन्सेक्ट कलेक्टर " 
या पदांना गट-क मध्ये गणून त्यांची वेतनश्रेणी ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० ठेवण्यांत यावी. 
मात्र त्यांना लाड-पागे समितीच्या शिफारसी लागू राहणार नाही. 

क) सफाई कामगार या पदावरुन पदोन्नती देतांना यापुढे संबंधीत सफाई कर्मचा-यांकडून त्यांना 

वरील अ.क्र. अव ब पैको ते कोणत्या पदावर पदोन्नती घेण्यास इच्छूक आहेत. या बाबत 
त्यांचेकडून विकल्प घेण्यात येवुन त्या अधारे पदोन्नती देणे योग्य राहील. 


Page | 42 


अ.क्र वा मणूक पध्दती व शि ्््ा पश 
प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 
२८ | नर्स परिचारीका (जी.एन.एम) परळसेवेने पएससी नंतर जी.एन.एम. अभ्यासक्रम पूर्ण (ट्रेड नर्स) ब नसिंग कॉन्सील ऑफ 
Roo टक्के महाराष्ट्राचे रजिस्ट्रेशन. 
२९ = मेडीकल स्टोस॑ सरळसेवेने मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची बी. फार्म (द्वितीय ब त्यावरील श्रेणी) ब पाच वर्षाचा औषधी 
Roo टक्के हाताळण्याचा अनुभव. 
३० | भांडारपाल (स्वच्छता) परळसेवेने मान्यता प्राप्त्विद्यापिठाची पदव 
Roo टक्के स्थानीक स्वराज्य संस्थेची आस्थापना व लेखा परिक्षणाचे २ महिन्याने प्रशिक्षण 
कनिष्ठ लिपीक पदावरील ३ वर्षाचा अनुभव. व एल.एस.जी.डी परीक्षा उत्तीर्ण. 
३१ | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ परळसेवेने अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची विज्ञान शाखेची पदवी. 
१०० टक्के ब) लेबॉरेटरी टेक्नीशयन कोर्स मधील डिप्लोमा. 
क) पॅथोलॉजी प्रयोगशाळा येथील ३ वर्षाचा डिप्लोमा. 
३२ | इ.सी.जी. टेक्नीशिय परळसेवेने अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची विज्ञान शाखेची पदवी. (बीएससी) 
Roo टक्के ब) मान्यताप्राप्त संस्थेचा रेडीओग्राफर कोर्स 
अनुभव - संबधीत कामाचा ३ वर्षाचा अनुभव. 
३३ | एक्स-रे टेक्नीशिय सरळसेवेने अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची भोतीक शास्त्रासह विज्ञान शाखेची पदवो. 
५० टक्‍के ब) शासन मान्यतप्राप्त संस्थेतुन क्ष-किरण तंत्रज्ञ या विषयाचे प्रशिक्षण. 
प अ) डार्क रुम असिस्टंट या पदामधुन प 
५० टक्‍के ब) वरील पदावरील कमीत-कमी ३ वर्षाची नियमित सेवा 
३४ | डार्क रुम असिस्टंट सरळसेवेने अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची भौतीक शास्त्रासह विज्ञान शाखेची पदवो. 
Roo टक्के ब) क्ष-किरण अभ्यासक्रमाचे प्रमाणपत्र असल्यास प्राधान्य. 


क) शासकोय/निमशासकौय खाजगी रुग्णालयातील क्ष-किरण फिल्म धुण्याचे (डार्क रुम 
मधील) १० वर्षाचा अनुभव आवश्यक. 


Page | 43 


अ.क्र वा मणूक पध्दती व वि हा पश 
प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 
३५ | अँलोपॅथीक कम्पाठंडर सरळसेवेने अ) एच.एस.सो. पास ब सरकारमान्य संस्थेमधुन डी. फार्म किंबा बी. फार्म पदवी किंवा 
१०० टक्‍के पदविका असणे आवश्यक. 
ब) रजिस्ट्रर अलोपॅथीक मिश्रकामधुन कमीत कमी ५ वर्षाचा अनुभव. 
३६ | आयुर्वेदिक कम्पाउंडर सरळसेवेने पॅट्रीक पास व सरकारमान्य संस्थेतुन आयुर्वेदिक मिश्रकाचे प्रशिक्षण घेतलेले असावे. 
Roo टक्के अथवा रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक मिश्रक म्हणून कमीत-कमी ५ वर्षाचा अनुभव. 
२ वर्षाचा आयुवैदिक मिश्रक ही अर्हता असल्यास प्राधान्य. 
२३७ | युनानी कम्पाउंडर सरळसेवेने मॅट्रीक पास व सरकारमान्य संस्थेतुन युनानी मिश्रकाचे प्रशिक्षण घेतलेले असावे. अथवा 
१०० टक्के रजिस्टर्ड युनानी मिश्रक म्हणून कमीत-कमी ५ वर्षाचा अनुभव. 
२ वर्षाचा युनानी मिश्रक ही अर्हता असलयास प्राधान्य. 
३८ | फायलेरिया निरीक्षक सरळसेवेने अ) मान्यताप्राप्त बिदयापिठाची पदवी. 
Roo टक्के ब) अखिल भारतीय स्वराज संस्थेतील स्वच्छता निरीक्षक (सेनिटीर इंस्पेक्टर) चा कोर्स पास 
क) कनिष्ठ स्वास्थ निरीक्षक या पदावरील कामाचा ३ वर्षाचा अनुभव. 
३९ | नर्स (ए.एन.एम) परळसेवेने माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तोण. 
१०० टक्के सरकारमान्य संस्थेतुन ए.एन.एम कोर्स उत्तीर्ण असावा. 
नर्सीग कॉन्सलींग ऑफ महाराष्ट्राचे रजिस्ट्रेशन असणे आवश्यक. 
४० | सहा पंचकर्म (मसाजर) परळसेवेने शासन मान्यता प्राप्त संस्थेकडून १ वर्षांचे प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र किंवा समकक्ष 
१०० टक्‍के प्रमाणपत्र. 
४१ | प्रयोगशाळा सहायक — विज्ञान शाखेतून उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीण 
१०० ट 
¥2 णवाहीका चालक सरळसेवेने अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परी 
७५ टक्के उत्तीर्ण आणि. 


Page | 44 


अ.क्र शशि पणूक पध्दती व शि डा पश 
प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 
ब) हलके ब जड वाहन चालविण्याचा परवाना. 
क) परवाना मिळाल्यानंतर वाहन चालविण्याचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव 
प अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक ब उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परीक्षा 
२५ टक्के (S.S.C.) उत्तीर्ण असणा-या महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वर्ग ४ मध्ये कार्यरत कर्मचा- 
यांमधून जेष्ठता व योग्यतेच्या आधारे. 
ब) हलके व जड वाहन चालविण्याचा परवाना. 
क) परवाना मिळाल्यानंतर वाहन चालविण्याचा किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा 
४३ | ऑपरेशन थिएटर अटेडंट सरळसेवेने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 
Roo टक्के परिक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 
SB lial परळसेवेने र्ण व ड्रेसर चा कोर्स उत्तीर्ण. 
१०० टक्के 
४५ | जंतुनाशक द सरळसेवेने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परीक्षा 
Roo टक्के (S.S.C.) उत्तीर्ण 
४६ | at कर्मचारी परळसेवेने महाराष्ट्र राज्य मार्ध्यामक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परी 
१०० टक्के (S.S.C.) उत्तीर्ण 


Page | 45 


६) विभाग :- घनकचरा विभाग 


अ श्या मणूक पध्दती व शि आआआआशशआआआआह प 
क्र प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 
१ | मुख्य स्वछता अधिव q १०० टक्के | उप मुख्य स्वच्छता अधिकारी या संवर्गातुन प 
(मुख्य सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी) 
२ | उप मुख्य स्वच्छता अधिव q १०० टक्के | सहा. सार्वजनिक स्वच्छता अधिकारी या संवर्गातुन प 
३ | सहा सार्वजनिक स्वच्छता अधिव सरळसेवेने १०० टक्के | मान्यताप्राप्त विदयापिठाची पब्लीक हेल्थ या विषयाची पदवी . 
४ | पशु वैदयकोय अधिव वा अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची पशुवैदयकोय १ स्नातकोत्तर पदवी ब सहा. पशु 
वैद्यकीय अधिकारी या पदावरील ३ वर्षाचा अनुभव 
किंवा 
ब) पशवैदयकोय शास्त्राची पदवी व ८ वर्षाची नियमित सेवा . 
सरळसेवेने / अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची पशुबैदयकोय ४ पदवी. 
प्रतिनियुक्तीने ब) पशुवैदयकोय शास्त्रातील स्नातकोत्तर पदवीधारकांना प्राधान्य. 
(पदोन्नतीने उमेदवार 
उपलब्ध न झाल्यास) 
५ | सहा पशु वैद्यकोय अधिव सरळसेवेने / अ) मान्यताप्राप्त बिदयापिठाची पशुबैदयकोय १ पदवी. 
प्रतिनियुक्तीने १०० टक्‍के ।ब) पशुवबैदयकीय शास्त्रातील स्नातकोत्तर पदवीधारकांना प्राधान्य. 
६ | कनिष्ठ पशु वैदयकोय अधिव सरळसेवेने मान्यताप्राप्त विदयापिठाची पशुबैदयकोय ४ पदविका व ३ वर्षाचा अनुभव 
१०० टक्के किंवा 


पशुबैदयकोय शास्त्राची पदवी. 


Page | 46 


अ शा मणूक पध्दती व शि आआआआशशआआआआह प 
क्र प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्ती 
७ | झोनल अधिकारॉ/मुख्य स्वच्छता प अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची पदवी उत्तीर्ण आवश्यक, व एस.आय. डिप्लोमा अभ्यासक्रम 
निरीक्षक /अधिक्षक ५० टक्‍के उत्तीर्ण. 
ब) स्वच्छता निीरक्षक/हिवताप निरीक्षक/ निरीक्षक (दहनघाट) या पदाच्या संयुक्‍त सेवाजेष्ठता 
यादीतुन या पदावरील कामाचा ३ वर्षाची नियमित सेवा. 
क) एल.एस.जी.डी. परिक्षा उत्तीर्ण. 
सरळसेवेने / अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची पदवी उत्तीर्ण आवश्यक, व एस.आय. डिप्लोमा अभ्यासक्रम 
५० टक्‍के उत्तीर्ण. 
ब) शासकोय /निमशासकोय कार्यालयामध्ये स्वच्छता निरीक्षक पदावरील कामाचा ७ वर्षाचा 
अनुभव 
८ | स्वच्छता निरीक्षव प अ) स्वच्छता जमादार या पदावरील ३ वर्षाची नियमित सेवा 
८अ | निरीक्षक (दहनघाट) १०० टक्के ब) सॅनिटरी इन्स्पेक्टर डिप्लोमा अभ्यासक्रम उत्तीर्ण. 
९ | स्वच्छता जमादार प अ) सफाई मजदूर या पदावरुन या पुढे "स्वच्छता जमादार" या पदावर पदोन्नत होणा-या 
१०० टक्के कर्मचा-यांना वर्ग-४ मध्ये दर्शवून त्यांची वेतनश्रेणी ५२००-२०२०० ग्रेड पे १८०० ठेवण्यांत 


यावी. त्यांना लाड-पागे समितीच्या शिफारसीचा लाभ अनुज्ञेय असेल. 

ब) सफाई मजदूर या पदावरुन या पूढे "एम.एस.डब्ल्यु., एस.एफ.डब्ल्यु. ब किटक संग्राहक" 
या पदांना वर्ग ३ मध्ये गणून त्यांची वेतनश्रेणी ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० ठेवण्यांत यावी. 
मात्र त्यांना लाड-पागे समितीच्या शिफारसी लागू राहणार नाही. 


Page | 47 


अ मणूक पध्दती व OT प 
क्र प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 
क) सफाई कामगार या पदावरुन प देतांना यापुढे संबंधीत सफाई कर्मचा-यांकडून त्यांना 
वरील अ.क्र. १ ब २ पैकी ते कोणत्या पदावर पदोन्नती घेण्यास इच्छ्क आहेत. या बाबत 
त्यांचेकडून विकल्प घेण्यात येवुन त्या अधारे पदोन्नती देणे योग्य राहील. 
१० | सफाई मजदूर पफाई कामगारांचे वारसदार मधुन लाड --पागे समितीने शिफारसी केल्यानुसार अथवा या 
संबंधाने शासनाचे वेळोवेळी निर्गमीत शासन निर्णयानुसार. 
११ | मेड सव्हेट सरळसेवेने माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण. 
200 टक्के 
१२ | अपघात सेवक सरळसेवेने माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण. 
200 टक्के 


Page | 48 


७) समाज कल्याण विभाग 


अ. शिश पणूक पध्दती व शशश पश 
क्र प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्ती 
१ | समाज कल्याण अधिव शिश अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची समाजशास्त्र शाखेची पदवी किंवा 
ब) कोणत्याही शाखेतील पदवी आणि M.S. W. पदव्युत्तर पदवी अर्हता धारण करणाऱ्या 
महिला व बाल कल्याण अधिकारी या संवर्गातील ०५ वर्षाची नियमित सेवा FL.S.G.D. 
पदविका उत्तीर्ण. 
सरळसेवेने/ प्रतिनियुव अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची समाजशास्त्र शाखेची पदवी किंबा कोणत्याही शाखे 
पदवी आणि M.S.W. पदव्युत्तर पदवी आणि, 
(पदोन्नतीने पात्र उमेदवार  । ब) अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील L.S.G.D. परिक्षा उत्तीर्ण असणे 
उपलब्ध न झाल्यास) आवश्यक. 
क) शासन /निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील समाज कल्याण विभागातील वर्ग 
२ चे पदावर काम केल्याचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
२ | महिला व बाल कल्याण a अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची समाजशास्त्र शाखेची पदबी किंबा कोणत्याही शाखे 
अधिकारी पदवी आणि M.S.W पदव्युत्तर पदवी विहीत केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या सहा महिला 
वब बाल कल्याण अधिकारी ब सहा. समाज कल्याण अधिकारी यापदाच्या संयुक्‍त 
सेवाजेष्ठतया यादीतुन ०५ वर्षाची नियमित सेवा व 1..5.0.1). पदविका उत्तीर्ण 
सरळसेवेने/ प्रतिनियुव अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची समाजशास्त्र शाखेची पदवी किंबा कोणत्याही शाखे 
पदवी आणि M.S.W. पदव्युत्तर पदवी आणि, 
(पदोन्न्तीने उपलब्ध न  । ब) अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील L.S.G.D. परिक्षा उत्तीर्ण असेण 
झाल्यास) आवश्यक. 


क) शासन /निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील उप समाज /उप समाज कल्याण 
अधिकारी या पदावरील किमान 05 वर्षाचा अनुभव 


Page | 49 


अ. वा पणूक पध्दती व ति आहा पश 
क्र प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्ती 
३ | सहा. समाज कल्याण अधिव प समूह संघटक या संवर्गातील ०५ वर्षाची नियमित सेवा व समाज शास्त्र विषयाची पदव 
२३अ | सहा. महिला बाल कल्याण १०० टक्के धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमधुन. 
अधिकारी 
४ । समूह संघटक सरळसेवेने १०० टक्के | उच्च माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण आणि समाजशास्त्र विषयाची पदविका धारण 
करणा-या उमेदवारांमधुन नामनिदेशनाने नेमणूक 
७ | सहा. प्रकल्प अधिव परळसेवेने अ) मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेची पदवी आणि 
Roo टक्के ब) समाज शास्त्र किंवा लेबर लॉ. विषयातील पदविका. 
क) अखिल भारतोय स्थानीक स्वराज्य संस्थेकडील एल.एस.जी.डी. परिक्षा उत्तीर्ण 
ड) प्रशासकोय कामाचा ३ वर्षाचा अनुभव. 
६ | अपंग पुनवसन अधिकारी = अ) एच.एस.सी पास आणि VI (Visual Impairment) या विषयात विशेष शिक्षण 
Nt घेतल्याचे १ किंबा २ वर्षाचा डिप्लोमा. किंबा 
ब) भारतीय Tare परिषद (RCD मधुन विशेष शिक्षणासह B.Ed (Visual 
Impairment) किंवा भारतीय पुर्ननिवास परिषद मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र. 
क) दिव्यांग पुर्नबसन क्षेत्रात किमान ८ वर्ष काम केल्याचा अनुभव. 
ड) प्रशासकोय कामाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. 
७ | Sara थेरपोस्ट सरळसेवेने मान्यता प्राप्त विद्यापिठातुन Audiology, speech & language विषयात पदवीधर, 
Roo टक्के CWSN (RCI Registration) 


Page | 50 


अ. शिश मणूक पध्दती व SS पश 
क्र प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्ती 
८ | सायकोलॉजीस्ट सरळसेवेने अ) Clinical psychology या विषयात पदव्युत्तर पदवी (M.A.) किंबा मान्यताप्राप्त 
Clinical Psychologisy oleae विद्यापिठातुन Rehabilitation psychology या विषयात M.Phil, CWSN (RCI 
Registration) सह ऐच्छीक काम आणि प्रशिक्षण बाबत अनुभव. 
ब) तसेच MBBS, DPM असल्यास प्राधान्य. 
९ | विशेष शिक्षक अपंग प्रवर्ग निहाय = देने अ) एच.एस.सी पास आणि VI (Visual Impairment) या विषयात विशेष शिक्षण 
घेतल्याचे १ किंबा २ वर्षाचा डिप्लोमा. किंवा 
ब) भारतीय पुर्ननिवास परिषद (RC) मधुन विशेष शिक्षणासह B.Ed (Visual 
Impairment) किंवा भारतीय पुर्ननिवास परिषद मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र. 
१० | काळजी वाहक सरळसेवेने Yoo टक्‍के 


एस.एस.सी पास आणि भारतीय पुर्ननिवास परिषद (RCD मान्यता प्राप्त संस्थेकडून १ 
किंवा २ वर्षाचा Care giver training डिप्लोमा. 


Page | 51 


८ (अ) नगररचना (नियोजन) 


अ. शि पणूक पध्दती व ae पश 
क्र प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्ती 
१ | उप संचालक नगररचना प्रितनियुव शासनाकडून उप संचालक (नगररचना) दजाच्या अधिकाऱ्यांमधुन प्रतिनियुक्तीने. 
१०० टक्के 
२ | सहा. संचालक नगररचना । प्रतिनियुक्तीने ५० टक्के | शासनाकडून सहा. संचालक (नगररचना) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमधुन प्रतिनियुक्तीने. 
प ५० टक्‍के । नगरचनाकार पदावरुन पदोन्नतीने ३ वर्षाचा अनुभव आवश्यक. 
३ | नगररचनाकार प्रतिनियुव अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त आकटिक्ट शाखेची (B.Arch) किवा 
५० टक्‍के स्थापत्य शाखेतील (B.E.Civil) पदवी किंवा समकक्ष अर्हता (A.M.LE) आणि शासन/केंद्र 
शासनाकडील नगररचना विषयाचा मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम पूर्ण. 
ब) 'शासकोय/निमशासकोय कार्यालयामधील सदर पदावर ५ वर्ष कामाचा अनुभव. 
प ५०टकक्‍्के | f धारक सहा. नगररचनाकार या पदावरील किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा . 
४ | सहा नगररचनाकार सरळसेवेने/ प्रतिनियुक्तीने | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त आ्कोटेक्ट शाखेची (B.Arch) tena 
५० टक्के स्थापत्य शाखेतील (B.E.Civil) पदवी किंबा समकक्ष अर्हता (A.M.LE) आणि शासन/केंद्र 
शासनाकडील नगररचना विषयाचा मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम पूर्ण. 
ब) 'शासकोय/निमशासकोय कार्यालयामधील सदर पदावर ३ वर्ष कामाचा अनुभव. 
प अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त आकटेक्ट शाखेची (B.Arch) किंवा 
५० टक्के स्थापत्य शाखेतील (B.E.Civil) पदवी किंबा समकक्ष अर्हता (A.M.LE) आणि शासन/केंद्र 
शासनाकडील नगररचना विषयाचा मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम पूर्ण. 
ब) विहीत केलेली अर्हता धारण करणा-या कनिष्ठ अभियंता पदावरील किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा 
७५ | अर्बन प्लॅनर सरळसेवेने/ गी अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची अर्बन प्लॅनरची पदव 
१००ट 


Page | 52 


८(ब) नगररचना (बांधकाम मंजूरी) 


अ. शिका पणूक पध्दती व शिश पश 
क्र. प्रमाण 
१) सरळसेवा 
२) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 
१ | वास्तु विशारद सरळसेवेने/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची AICTE द्वारा मान्यता Wet आकटिक्ट शाखेची (B.Arch) पदव 
प्रतिनियुक्तीने । किंवा समकक्ष अर्हता (A.MLLE) आणि शासन/केंद्र शासनाकडील नगररचना विषयाचा 
200 टक्‍के मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम पूर्ण 
ब) एम.ई (टाऊनप्लॅनींग) पदवीधारकास प्राधान्य दिले जाईल. 
क) शासन/केद्र शासनाकडील नगरचना विषयाचा मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम पूर्ण, सहा. संचालक 
नगररचना किंबा तत्सम पदावरील किमान ०७ वर्षाचा अनुभव धारकास प्राधान्य. 
2 स्ट्रक्वरल अभियंता सरळसेवेने/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त स्थापत्य अभियांत्रीकी शाखे 
प्रतिनियुक्तीने । (B.E.Civil) पदवी किंबा समकक्ष अर्हता (A.M.LE) आणि स्ट्रक्चरल इंजिनिअरमधील 
oo टक्के मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची पदव्युत्तर पदवी. 
३ | कॅड आपॅरेटर सरळसेवेने/ अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची स्थापत्य अभियांत्रीको शाखेची पदविका 
प्रतिनियुक्तीने | ब) डिप्लोमा इन कॅड 
१०० टक्के क) सदर शाखेची पदवी असल्यास प्राधान्य. 


Page | 53 


९) प्रवर्तन विभाग (अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मुलन) 


अ. शशि पणूक पध्दती व शिका पश 
क्र प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्ती 
१ | गॅस कटर ऑपरेटर सरळसेवेने / अ) माध्यमिक शालांत परिक्षा उर्तर्ण. 
0 ब) आय.टी.आय (वेल्डर) शासन मान्यता औद्योगिक संस्थेचा कोर्स उत्तीर्ण. 
१०० ट 
२ | वाहन चालक सरळसेवेने / अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परीक्षा (5.५.(.) 
प्रतिनियुक्तीने । उत्तीर्ण आणि. 
७५ टक्के ब) हलके ब जड वाहन चालविण्याचा परवाना. 
क) परवाना मिळाल्यानंतर वाहन चालविण्याचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव 
प अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत परोक्षा (5.५...) 
२५ टक्के उत्तीर्ण असणा-या महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील गट “ड” मध्ये कार्यरत कर्मचा-यांमधुन जेष्ठता व 
योग्यतेच्या आधारे. 
ब) हलके F जड वाहन चालविण्याचा परवाना. 
क) परवाना मिळाल्यानंतर बाहन चालविण्याचा किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा 
३ | सहा पोलिसआयुक्‍त राज्य शासनाच्या गृह विभागातुन प्रतिनियुक्‍त 
४ | वरिष्ठ पोलिस निरीक्षव राज्य शासनाच्या गृह विभागातुन प्रतिनियुक्‍त 
Q पोलिसनिरीक्षक | क्षव राज्य शासनाच्या गृह विभागातुन प्रतिनियुक्तीने 
६ | पोलिस उप निरीक्षक राज्य शासनाच्या गृह विभागातुन प्रतिनियुक्तीने 
७ । हेड कॉन्स्टेबल राज्य शासनाच्या गृह विभागातुन प्रतिनियुक्‍त॑ 
८ | पोलिस कॉन्स्टेबल राज्य शासनाच्या गृह विभागातुन प्रतिनियुक्‍त॑ 


(महिला-१५, व पूरुष-३०) 


Page | 54 


go) (अ) शिक्षण विभाग, (शिक्षण विभाग + ग्रंथालय विभाग) 


अ. शि मणूक पध्दती व वि ॒॒॒. प 
क्र प्रमाण 

1) सरळसेवा 

2) पदोन्नती 

3) प्रतिनियुक्ती 
१ । शिक्षणाधिकारी माध्य/उच्च प मुख्याध्यापक (RA) या संवर्गातुन सेवाजेष्ठता व पात्रतुनसार पदोन्नतीने. 

माध्यमिक १०० टक्के (पदोन्नतीने 
उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास 
प्रतिनियुक्तीने) 
२ | मुख्याध्यापक (माध्यमिक) प माध्यमिक शिक्षक (यु.डी.टी.) या पदावरुन सेवाजेष्ठता व योग्यतेने पदोन्नतीने. 
200 टक्के 
३ | सहा. शिक्षक सरळसेवेने/ प्रतिनियुक्तीने । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची पदव 
(यु.डी.टी. माध्यमिक) १००टक्के ब) शिक्षण शास्त्रातील पदवी (बी.एड). किंबा शासनाद्वारा निर्धारीत समकक्ष शेक्षणिक 
अर्हता. 
क) तसेच वेळोवेळी शासन निर्धारीत करेल ते पात्रतेचे निकष. 
४ | शिक्षणाधिकारी प्राथमिक प उप शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) या पदामधून सेवाजेष्ठतेने व योग्यतेने प १ 
200 टक्के 
(पदोन्नतीने उमेदवार उपलब्ध न 

झाल्यास प्रतिनियुक्तीने) 

५ | उप शिक्षणाधिव सरळसेवेने/ प्रतिनियुक्तीने | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची कोणत्याही शाखेतील प्रथम श्रेणीत पदवी उत्तीण 
५० टक्के किंबा शासनाद्वारा निर्धारीत समकक्ष शैक्षणिक अर्हता. 


ब) स्थानिक स्वराज्य संस्थेची एल.एस.जी.डी. परिक्षा उत्तीर्ण. 
क) तसेच वेळोवेळी शासन निर्धारीत करेल ते पात्रतेचे निकष. 


Page | 55 


अ. शि मणूक पध्दती व वि ॒॒ प 
क्र प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 
q शाळा निरिक्षक पदावरील कर्मचाऱ्यांमधून सेवाजेष्ठता ब योग्यता तत्वावर प 
५० टक्के पद भरणे. 
६ | शाळा निरीक्षव सरळसेवेने/ प्रतिनियक्‍्तीने | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची पदवी. 
५० टक्के ब) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची शिक्षण शास्त्र बिषयामधील पदवी किंबा शासन द्वारा 
निर्धारीत समकक्ष अर्हता. 
क) मान्यताप्राप्त संस्थेच्या प्राथमिक किंबा माध्यमिक किंबा उच्च माध्यमिक 
विद्यालयातील किंबा अध्यापक विद्यालयातील शासनमान्य पदावरील किमान ३ 
वर्षाचा अध्यापनाचा किंवा प्रशासनाचा अनुभव. 
ड) स्थानिक स्वराज्य संस्थेची एल.एस.जी.डी. परिक्षा उत्तीर्ण. 
इ) तसेच वेळोवेळी शासन निर्धारीत करेल ते पात्रतेचे निकष. 
q प्राथमिक शाळा मुख्याध्यापक या पदावरुन प सेवाजेष्ठता व योग्यतेने. 
ho ट्क्के 
७ | मुख्याध्यापक (प्राथमिक) प सहाय्यक शिक्षक (प्राथमिक) या पदावरील कर्मचा-यांमधुन आवश्यक शैक्षणिव 
१०० टक्के पात्रता ब अनुभव असणा-यातुन जेष्ठता व योग्यता आधारावर पदोन्नतीने. 
८ | सहा. शिक्षक (मराठी, हिंदी, सरळसेवेने अ) उच्च माध्यमिक शालांत परिक्षा ब डी.एड किंबा शासनाद्वारा निर्धारीत समकक्ष 
उर्दू) प्राथमिक विभाग १०० टक्के शैक्षणिक अर्हता 


ब). तसेच वेळोवेळी शासन निर्धारीत करेल ते पात्रतेचे निकष. 


Page | 56 


अ. शि मणूक पध्दती व वि ॒॒. प 
क्र प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 
९ | ग्रंथालय अधिक्षक प अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाचो ग्रंथालय १ (बी.लिब) पदव 
(अधिक्षक संवर्गात समायोजीत) १०० टक्के ब) उप ग्रंथपाल या पदावर ३ वर्षाची नियमित सेवा. 
१० | उप ग्रंथपाल (संगणक इंचार्ज) प अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची ग्रंथालय ४ पदवो. 
१०० टक्के ब) स्थानिक स्वराज्य संस्थेची एल.एस.जी.डी. परिक्षा पास 
क) वाचनालय निरीक्षक या पदाचा ५ वर्षाची नियमित सेवा. 
११ | वाचनालय निरीक्षक प अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची ग्रंथालय १ पदवी. 
१०० टक्के ब) स्थानिक स्वराज्य संस्थेची एल.एस.जी.डी. परिक्षा पास 
क) एम.एस.सी.आय.टी परिक्षा उत्तीर्ण 
ड) सहाय्यक ग्रंथपाल या पदाचा ५ वर्षाची नियमित सेवा. 
१२ | सहा. ग्रंथपाल प अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची ग्रंथालय १ पदवो/पदविका. 
१०० टक्के ब) स्थानिक स्वराज्य संस्थेची एल.एस.जी.डी. परिक्षा पास 
क) ग्रंथालय सहायक या पदाचा ३ वर्षाची नियमित सेवा. 
१३ | ग्रंथालय सहाय्यक सरळसेवेने/ प्रतिनियुक्‍त अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक 
१०० टक्‍के शालांत परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण 
ब) ग्रंथालयाचा सर्टीफिकेट कोर्स. 
१४ | उप मुख्याध्यापक सरळसेवेने/ प्रतिनियुक्तीने | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची पदव 
(माध्यमिक) १०० टक्के ब) शिक्षण शास्त्रातील पदवी (बीएड.) किंबा शासनाद्वारा निर्धारीत समकक्ष शेक्षणिक 


अर्हता 
क) माध्यमिक शिक्षक पदावरील ७ वर्षाचा अनुभव. 


ड) तसेच वेळोवेळी शासन निर्धारीत करेल ते पात्रतेचे निकष. 


Page | 57 


अ. शशि मणूक पध्दती व झन पश 
क्र प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्ती 
१५ | व्याख्याता सरळसेवेने/ प्रतिनियुक्तीने अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची किमान व्दितीय श्रेणीतील पदव्युत्तर पद 
१०० टक्के ब) शिक्षण शास्त्रातील पदवी (बी.एड) किंबा शासनाद्वारा निर्धारीत समकक्ष शैक्षणिक अर्हता. 
क) अनुभव : माध्यमिक शिक्षक पदावरील ६ वर्षाचा अनुभव. 
ड) तसेच वेळोवेळी शासन निर्धारीत करेल ते पात्रतेचे निकष. 
१६ शिंदी सरळसेवेने/ प्रतिनियुक्तीने | अ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची पदव 
१०० टक्‍के ब) शिक्षण शास्त्रातील पदवी (बीएड.) किंबा शासनाद्वारा निर्धारीत समकक्ष शैक्षणिक अर्हता 
क) माध्यमिक शिक्षक पदावरील ५ वर्षाचा अनुभव. 
ड) तसेच वेळोवेळी शासन निर्धारीत करेल ते पात्रतेचे निकष. 
१७ | सहा. शिक्षक सरळसेवेने/ प्रतिनियक्‍तीने अ) उच्च माध्यमिक शालांत परिक्षा आणि शिक्षण १ पदवोका (डी.एड) किंवा 
(एल.डी.टी. माध्यमिक) १०० टक्के शासनाद्वारा निर्धारीत समकक्ष शैक्षणिक अर्हता. 
ब) अनुभव : प्राथमिक शिक्षक पदावरील ५ वर्षाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. 
क) तसेच वेळोवेळी शासन निर्धारीत करेल ते पात्रतेचे निकष. 
१८ | प्राथमिक पदवीधर/ट्रेन्ड सरळसेवेने/ प्रतिनियुक्तीने | अ) कोणत्याही शाखेची पदवी व D.Ed किंवा B.Ed अथवा शासनाद्वारा निर्धारी 
(प्राथमिक शाळातील पदवीधर १०० टक्‍के समकक्ष अर्हता. 
प्रशिक्षित शिक्षक) ब) तसेच वेळोवेळी शासन निर्धारीत करेल ते पात्रतेचे निकष. 
१९ | बालक मंदिर सरळसेवेने/ प्रतिनियुक्तीने | अ) उच्च माध्यिमक शालांत परिक्षा व मॉर्टेसरी प्रशिक्षण/प्रि.डी,एड. किंबा शासनाद्वारा 
(सहा. अध्यापक) १०० टक्‍के निर्धारीत समकक्ष शैक्षणिक अर्हता. 
ब) तसेच वेळोवेळी शासन निर्धारीत करेल ते पात्रतेचे निकष. 
Ro | विशेष शिक्षक सरळसेवेने/ प्रतिनियुक्तीने । अ) जी.डी.आर्ट/बी.एफ.ए. आणि ए.टी.डी किंबा आर्ट मास्टर प्रमाणपत्र/पदविका/ कला 
(चित्रकला/संगीत/नृत्यु) १०० टक्‍के शिक्षण शास्त्र पदविका किंवा शासनाद्वारा निर्धारीत समकक्ष शेक्षणिक अहता. 


ब) तसेच वेळोवेळी शासन निर्धारीत करेल ते पात्रतेचे निकष. 


Page | 58 


१०) (ब) शिक्षण विभाग, (क्रीडा व सांस्कृतिक ) 


a 'एकुण पणूक पध्दती व ae rr 
प्रस्तावित पदे | प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्‍ती 
सांस्कृतिक व क्रोडा कल्याण ०१ प अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची बी.पी.एड (B.P.Ed) ची पदवी किंवा स्पोर्टस 
अधिकारी १०० टक्के ऑथरिटी ऑफ इंडियाकडील पदवीका. 
ब) HIST व सांस्कृतिक अधिकारी पदाचा ३ वर्षाची नियमित सेवा 
क्रोडा व सांस्कृतिक ०१ प अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची बी.पी.एड (B.P.Ed) ची पदवी किंवा स्पोर्टस 
अधिकारी १०० टक्के ऑथरिटी ऑफ इंडियाकडील पदवीका. 
ब) सहा. क्रीडा व सांस्कृतिक अधिकारी पदाचा ३ वर्षाची नियमित सेवा . 
सहा. क्रौडा व सांस्कृतिक ०२ सरळसेवेने/ अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची बी.पी.एड (B.P.Ed) ची पदवी किंवा स्पोर्टस 
अधिकारी प्रतिनियुक्तीने | ऑथरिटी ऑफ इंडियाकडील पदवीका. 
200 टक्के 
क्रोडा व्यवस्थापक ०६ सरळसेवेने/ अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची बी.पी.एड (B.P.Ed) ची पदवी किंवा स्पोर्टस 
प्रतिनियुक्तीने । ऑर्थरिटी ऑफ इंडियाकडील पदवीका. 
१०० टक्के ब) राष्ट्रीय/राज्यस्तरावरील खेळाडूस प्राधान्य देण्यात येईल 


Page | 59 


१९) विभाग :- समिती (सचिवालय) विभाग 
अ. शशि पणूक पध्दती व शिंग पश 
क्र प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्ती 
१ । महापालिका सचिव प अ) मान्यता प्राप्त विदयापिठाची Tea 
(१०० टक्के) ब) स्थानिक स्वराज्य संस्थेची एल.एस.जी.डी. परीक्षा उत्तीर्ण fear एम.ए. पब्लीक 
अँडमिनिस्ट्रेशन विषयातील पदवी किमान द्वितीय श्रेणीतुन उत्तीर्ण. 
क) महापालिका सचिव पद महानगरपालिकेतील अधिक्षक ब महापालिका उपसचिव या 
संवर्गातुन पदोन्नतीने भरावे. महापालिका सचिव पद भरण्यासाठी प्रशासनाने अधिक्षक व 
महापालिका उपसचिव संवर्गातील पदोन्नतीकरीता पात्र अधिकाऱ्यांची यादी नावासह 
महानगरपालिकेला सादर करावी आणि महानगरपालिका यातुन योग्य व्यक्‍तीची महापालिका 
सचिव या पदावर नियुक्‍ती करेल. 
ड) अनुभव : अधिक्षक किंवा महापालिका उपसचिव या संवर्गातील ५ वर्षाची नियमित सेवा 
२ | महापालिका उप सचिव प अ) मान्यता प्राप्त विदयापिठाची Tea 
(१०० टक्के) ब) स्थानिक स्वराज्य संस्थेची एल.एस.जी.डी. परीक्षा उत्तीर्ण. 
क) महापालिका उपसचिव हे पद महापौर यांचे निजी सहायक, उप महापौर यांचे निजी सहायक, 
मा. सभापती स्थायी समिती यांचे निजी सहायक या संवर्गातुन पदोन्नतीने भरावे. 
ड) अनुभव : प्रशासकोय कामाचा ५ वर्षाची नियमित सेवा 
३ | विशेष कार्य. अधिव प्रतिनियुव अ) मनपाच्या विभागीय अधिकाऱ्यांमधुन स्थापत्य अभियांत्रीकी सहायक / कनिष्ठ अभियंता 
(१०० टक्के) । pear अभियंता /उप अभियंता (तांत्रीक संवर्गातून) या पदामधुन प्रतिनियुक्‍तीद्वारे ब १२ वर्षाचा 


अनुभव. 


Page | 60 


अ. शिंक पणूक पध्दती व ae पश 
क्र प्रमाण 
1) सरळसेवा 
2) पदोन्नती 
3) प्रतिनियुक्ती 
४ | निजी सहायक सरळसेवेने अ) कोणत्योही शाखेची पदवी किंवा समकक्ष पदव 
(मा. महापौर, उप महापौर, (१०० टक्के) । ब) शासनाची मराठी/इंग्रजी लघुलेखक Co श.प्र.मि. परीक्षा उत्तीर्ण 
सभापती, स्थायी समिती) क) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० श. प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० श.प्र.मि. वेग 
मर्यादेचे शासकीय वाणीज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले 
असावे. 
ड) संगणक अर्हतेबाबत शासन वेळोवेळी निश्‍चित करणाऱ्या धोरणानुसार आवश्यक पात्रता 
इ) अखिल भारतीय स्थानीक स्वराज्य संस्था यांच्याकडील L.S.G.D. परीक्षा उत्तीर्ण. 
ई) नागपूर महानगरपालिकेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांपैकी उक्त पात्रता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 
प्राधान्य. 
टिप : १ अग्निशामक विभागातील पदाचे सेवाप्रवेश नियम शासन निर्णय क्र. क्रमांक नामपा/२०१५/१६५२/प्रक्र.९६६/नवी-२६ 
दि. १२/०५/२०१७ अन्वये मंजूर करण्यात आलेला आहे. 
२) व्यपगत करण्यात आलेल्या पदावर सद्यस्थिती कार्यरत कर्मचारी जोपर्यंत त्या पदावर कार्यरत राहतील तोपर्यंत ते पद 


अस्तित्वात राहतील व त्या पदावरील कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ते पद पूर्णत: व्यपगत होईल. 


Page | 61 


परिशिष्ट-(३) 


नागपूर महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी 


विभागीय परीक्षा नियम, २०२३ 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (सन १९४९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक-५९) च्या 
कलम-४६५, पोटकलम-(१) खंड (ल) च्या तरतुदींनुसार नागपूर महानगरपालिकेसाठी केलेले नियम:- 


नियम 
१. संक्षिप्त शीर्षक व नियम लागू होण्याचा दिनांक:- 


(अ) या नियमास “नागपूर महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी (अर्हताकारी विभागीय परीक्षा) नियम, 
2023” असे संबोधण्यात येईल. 


(ब) शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होतील, त्या तारखेपासून हे नियम अंमलात येतील. 


२. व्याख्या:- विषयांत किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास या नियमानुसार, 
(२.१) “अधिनियम” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम. 
(२.२) “महानगरपालिका” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदी अन्वये निर्माण 
केलेली “नागपूर महानगरपालिका.” 


(२.३) “आयुक्‍त” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम-३६ अन्वये शासनाने 
नियुक्‍त केलेला अधिकारी. 


(२.४) “कर्मचारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील प्रकरण-४, कलम-५१ (४) 
अन्वये नेमणूक केलेले अधिकारी/कर्मचारी. परंतु, यात रोजंदारी, हजेरीपटावर असलेले 
कामगार आणि कंत्राटी पद्धतीने तसेच, अंशकालीन व मानद स्वरुपी नेमण्यात आलेल्या 
व्यक्तींचा समावेश होत नाही. 

(२.५) “परिशिष्ट” म्हणजे, या नियमांना जोडलेले परिशिष्ट. 


(२.६) “विभागीय परीक्षा” म्हणजे, नागपूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी 
यांच्यासाठी विहित केलेली व या नियमांच्या परिशिष्ट- (३) (अ) मध्ये नमूद करण्यात आलेली 
विभागीय परीक्षा. 


Page | 63 


ज्या शब्दांची वा शब्दसमुहांची व्याख्या या नियमांत समाविष्ट करण्यात आली नसेल, 
त्यांचा अर्थ अधिनियमात ते ज्या अर्थाने वापरले असतील तसा समजण्यात येईल. 


३. विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य:- 


(३.९) हे नियम अस्तित्वात आल्याच्या तारखेस नागपूर महानगरपालिका आस्थापनेवरील 
स्थायी/अस्थायी स्वरुपात कोणत्याही पदावर नियुक्‍त असलेल्या ब त्या तारखेनंतर नियुक्‍त 
होणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना परिशिष्ट-(३) च्या (ब) व (क) मध्ये विहित केलेली आवश्यक 
ती विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल. 


(३.२) उपरोक्‍त परिशिष्ट-(३) (अ) मध्ये ज्या संवर्गाचा उल्लेख आलेला नसेल, त्या संवर्गातील 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या तांत्रिक ज्ञानाची लेखी व तोंडी परीक्षा आयुक्तांच्या मान्यतेने घेतली 
जाईल. याकरिता किमान तीस दिवसांपेक्षा कमी नाही एवढ्या कालावधीची पुर्वसूचना संबंधितांस 
देण्यात येईल. 


४. कालावधी आणि संधीची संख्या:- 


(४.९) शासन राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी नियुक्‍त केलेल्या व्यक्‍तींकरिता कालावधी व संधीची 
संख्या या नियमांच्या अधीन राहून, शासन राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी महानगरपालिका 
कर्मचारी म्हणून नियुक्‍त झालेल्या व सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये परीक्षा उत्तीर्ण न 
झालेल्या व्यक्‍तीने, तिला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून नियम-१० अन्वये सूट दिलेली नसेल, तर 
शासन राजपत्राच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या आत व २ संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणे 
आवश्यक आहे. 


(४.२) नागपूर महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२३ नुसार नियुक्‍त 
कर्मचाऱ्यांनी त्यांची नियुक्‍ती झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षात ३ संधीमध्ये विभागीय परीक्षा 
उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 


५. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मानक:- 


(4.2) नागपूर महानगरपालिकेतर्फे आयोजित केल्या जाणाऱ्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रत्येक 
प्रश्‍नपत्रिकेच्या एकूण गुणांच्या किमान ४०% गुण मिळवणे आवश्यक असेल. 


(५.२) प्रत्येक संवर्गासाठी विहित करण्यात आलेल्या सर्व विषयांत वरील तरतुदीच्या आधारे एक वा 
विहीत केलेल्या मर्यादेत एकापेक्षा अधिक संधीत उत्तीर्ण झाल्यावरच विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण 
झाल्याचे समजण्यात येईल. 


Page | 64 


६. परीक्षेचे वेळापत्रक:- 


विभागीय परीक्षा व मराठी भाषा परीक्षा या सक्षम प्राधिकारी यांनी विहित केलेल्या अभिकरणाकडून 
सर्वसाधारणपणे दरवर्षी प्रशासनाच्या/अभिकरणाच्या सोयीनुसार अशा परीक्षा मे ते जून महिन्यात घेतल्या 
जातील. 


७. परीक्षेचा अभ्यासक्रम:- 


विभागीय परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम परिशिष्ट- (३) (ब) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे किंबा शासनाने 
वेळोवेळी विहित केल्यानुसार असेल. 


परंतु, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांच्याकडून अभियांत्रिकी विभागातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी विहित केलेल्या परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम त्या परीक्षा घेणाऱ्या 
प्राधिकाऱ्यांकडून जाहीर केल्याप्रमाणे असेल. 


८. प्रशिक्षण:- 


विभागीय परीक्षेस बसू इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यकते प्रमाणे परीक्षेपूर्वी किमान wo 
तासांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम नागपूर महानगरपालिकेकडून आयोजित करण्यात येईल. 


९. परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास होणारे परिणाम :- 


एखादा कर्मचारी नियम-४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत आणि संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण 
झाला नाही तर पुढील परिणाम होतील:- 


(९.१९) तो परोक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत किंबा नियम-१० अन्वये परोक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून त्यास सूट मिळेपर्यंत, 
त्याला त्याच्या पदावर कायम करण्यात येणार नाही किंबा त्याच्या पदाच्या वेतनमानातील पुढील 
वेतनवाढ त्याला देण्यात येणार नाही. अशा रितीने रोखून ठेवलेली वेतनवाढ हो, तो परीक्षा उत्तीर्ण 
झाल्याच्या दिनांकापासून किंवा त्याला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून नियम-१० अन्वये सूट देण्यात 
आल्याच्या दिनांकापासून त्याला देय असेल आणि कोणतीही वेतनवाढ रोखून न धरल्याचे समजून 
पुढील सर्व वेतनवाढी देण्यात येतील. मात्र गतकाळातील थकबाकी अनुज्ञेय नसेल. 


(९.२) त्याला त्या संवर्गातील आपली ज्येष्ठता गमवावी लागेल म्हणजेच जे कर्मचारी त्याच्या अगोदर 
परोक्षा उत्तीर्ण झाले असतील, त्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम लागेल. तसेच, 
अशा ज्या कर्मचाऱ्यांच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम लागेल, त्या कर्मचाऱ्यास ज्येष्ठ असणाऱ्या 
आणि त्याच्यानंतर, परंतु नियम-४ मध्ये वि्निदिष्ट केलेल्या कालावधीत व संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण 
होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या देखील नंतरचा ज्येष्ठता क्रम त्याला देण्यात येईल. 


Page | 65 


१०. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट:- 

(९०.१) शासन राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी नियुक्‍ती झालेल्या कर्मचाऱ्यास परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून 
पुढील बाबतीत सूट देण्यात येईल:- 
(अ) त्यास यापूर्वीच कर्मचारी म्हणून कायम करण्यात आले असेल अशा प्रकरणी किंवा 
(ब) तो सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये यापूर्वीच परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल अशा 

प्रकरणी किंवा, 

(१०.२) कोणत्याही दिनांकास कर्मचारी ४५ वर्षे बयाचा झाल्यानंतर त्यास परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून 

सूट देण्यात येईल. 


११९. परीक्षा सर्वसाधारणपणे वर्षातून एकदा घेण्यात येईल. एखाद्या वर्षी जर कोणत्याही कारणास्तव परीक्षा 
घेण्यात आली नाही, तर कालावधी व संधीची गणना करताना कालावधी वगळण्यात येईल. 


१२. विशेष योग्यता:- 
एखादा कर्मचारी पहिल्याच प्रयत्नात परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल आणि त्याने कोणत्याही 


प्रश्‍नपत्रिकेत ७० टक्के किंवा त्याहून अधिक गुण मिळविले असतील तर त्या प्रश्‍नपत्रिकेतील त्याच्या 
विशेष योग्यतेबद्दलची नोंद गोपनीय अहवालात घेण्यात येईल. 


१३. विषयांमध्ये सूट:- 


जो उमेदवार परीक्षेमध्ये अनुत्तीर्ण झालेला आहे परंतु ज्याने कोणत्याही प्रश्‍नपत्रिकेमध्ये ५५ टक्‍के किंवा 
अधिक गुण मिळविलेले आहे त्याला त्याच्या नंतरच्या प्रयत्नांमध्ये त्या विषयासाठी परीक्षेला बसण्यातून 
व उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात येईल. 


१४. निर्वचनाच्या शक्‍ती:- 
नियमातील तरतुदींनुसार अधिकाऱ्यांच्या/कर्मचाऱ्यांच्या एखाद्या संवर्गास कोणती विभागीय परीक्षा 
उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे वा कोणत्या संवर्गास ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट आहे, यासंबंधी 
कोणताही विवाद उत्पन्न झाल्यास त्याबाबतचा आयुक्‍त यांचा निर्णय अंतिम असेल. 


०000000060 


Page | 66 


परिशिष्ट-(३) (अ) 
(नियम-३) 


विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असलेले संवर्ग होणे अनिवार्य : अनिवार्य असलेले संवर्ग 
विभाग/सेवा 


२. लेखा सेवा लेखापाल 


महापालिकेव्यतिरिक्‍त इतर प्राधिकाऱ्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या विहित 


विभागीय परीक्षा 
परीक्षा घेणारा प्राधिका: 


अभियांत्रिकी स्थापत्य/ । अभियांत्रिको अधिकारी | कनिष्ठ अभियंता 
विद्युत/यांत्रिकी सेवा महाविद्यालय, नाशिक 


अग्निशमन सेवा अग्निशमन महाविद्यालय, | सेवाप्रवेश नियमात नमूद केलेले 
नागपूर/मुंबई अग्निशमन विभागातील संबंधीत पदे. 


0000000 


Page | 67 


परिशिष्ट-(३) (ब) 
विभागीय परीक्षा 


प्रश्‍नपत्रिका-९ (गुण- १००, वेळ-३ तास) 


१. सारांश लेखन. 

२. टिप्पणी लेखन. 

३. पत्रलेखन. 

४. भाषांतर (इंग्रजीतून मराठीत). 


प्रश्‍नपत्रिका-२ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ- ३ तास) 


१. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 

२. किमान वेतन अधिनियम 

३. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ 

४. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 
५. वस्तु व सेवा कर. 


प्रश्‍नपत्रिका-३ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ- ३ तास) 


१) सर्व महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम:- 
सेवेच्या सर्व साधारण शर्ती 
र्जा 
वेतन 
वर्तणूक, शिस्त ब अपील 
निवृत्तीवेतन 
२) विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका. 
३) रचना व कार्यपद्धती- सहा WS पद्धती. 
४) कार्यालयीन नियमपुस्तिका, जमाखर्च लेखा परीक्षा. 
५) प्राथमिक हिशोब तपासणी. 


0000000 


Page | 68 


लेखा विभाग/लेखा परीक्षण विभागातील वरिष्ठ लिपिक (लेखा)/कनिष्ठ लेखा परीक्षक यांना प्रश्‍नपत्रिका-९. 2. 
३ व्यतिरिक्त पुढे विहित करण्यात आलेल्या विषयांच्या परीक्षेत उत्तीर्ण व्हावे लागेल 


प्रश्‍नपत्रिका-४ (पुस्तकांसह) (गुण- Yoo, वेळ- ३ तास) 


१. मुंबई वित्तीय नियम, १९५९. 

२. महाराष्ट्र अर्थ संकल्प नियम पुस्तिका प्रकरण क्र. ४,५,७,९ व १७ तसेच परिशिष्टे २, ४, ८, ९, ११ 
वगळून. 

३. महाराष्ट्र सार्बजनिक खर्च नियमावली, १९६५ तसेच नियमावली, १९९२. 

४. महाराष्ट्र सार्बजनिक बांधकाम नियमावलीतील २,३,६,७,८,९,१०,११,१२-१ ते १२-५ प्रकरणे. 

५. महानगरपालिकेच्या निविदेसाठीच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती. 


प्रश्‍नपत्रिका-५ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ- ३ तास) 
१ Book Keeping & Accountancy. 
X. Accrual Based Double Entry Accounting 
३. मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, १९४७ 
४. मुंबई प्राथमिक शिक्षण नियम, १९४९ 


व्यतिरिक्त खालील प्रश्‍नपत्रिकेतउत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल 

प्रश्‍नपत्रिका-६ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ- ३ तास) 

महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगररचना अधिनियम, १९६६. 

महानगरपालिका (घनकचरा व्यवस्थापन) उपविधी, २००२. 

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षांचे जतन अधिनियम, १९७५. 

राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान. 

झोपडपट्टी सुधार समिती. 

दिव्यांगांसाठीच्या शासनाच्या सबलती व योजना. 

समाज विकास व बाल कल्याण संबंधीच्या शासनाच्या ब महानगरपालिकेच्या योजना. 

केंद्र ब महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना. 
VIDYA 
RAMAPPA 
HAMPAYYA = 

(विद्या हम्पय्या) 

शासनाचे उप सचिव. 


Aw 


> 6 टही टी. 9८ ८०0 


Page | 69 


